सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . ५० ] 


गुरुवार ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे - ३९ , 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


५६ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार - अ , चार -ब व 

९ ७३ 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 

ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ९ ७५ 
असलेले नियम व आदेश . 

९ ७६ 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा 

ते 

५८ 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१००८ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१ 


कार्यासन अधिकारी , यांजकडून 

विधि व न्याय विभाग , 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 

दिनांक :- १५ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 
क्र . जीपीए-१४१५ /प्र.क्र .४१/ का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १९ ०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ ( १ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 


१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे खालील अधिवक्त्यांची त्यांच्या समोर दर्शविलेल्या पदावर 
शासन अधिसुचना समक्रमांक दि . २९ नोव्हेंबर , २०१७ अन्वये १ वर्ष 
कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस देण्यात 
आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दि . २८/ ११/ २०१९ रोजी संपत आहे . 

सदर नियुक्तीस दिनांक २९ नोव्हेंबर, २०१९ पासून दिनांक ३१/ ०३/ 
२०२० पर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या 
स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


अं.क्र . 


नांव 


पदनाम 


अॅड . 


१ अॅड . अर्चना व्ही . गोंधळेकर 

अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
२ अॅड . संतोष बी . पुलकुंडवार 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
३ 

सुभाष तांबे 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने . 

वैशाली पं . बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


औ . भाग १-५० 


९ ७३ 


९ ७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


२ 


३ 


कार्यासन अधिकारी , यांजकडून 


विधि व न्याय विभाग , 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 


मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 


दिनांक :- १५ नोव्हेंबर , २०१९ . 


By Section officer to Government ofMaharashtra 

Law and Judiciary Department 

Madam KamaMarg, 
HutatmaRajguru Chowk , 

Mantralay ,Mumbai -400 032. 
No. SPP- 3819 / 2171/ C.R.240 / C.R.240/ Desk-14 : Inexer 
cise of the powers conferred by Section 15 of THE SCHED 
ULED CASTES AND THE SCHEDULED TRIBES (PREVEN 
TION OF ATROCITIES) ACT, 1989 the Government of 
Maharashtra hereby designate the Adv. Yogendra Madhukar 
Patil, Assistant Government Pleader and Additional Govern 

ment Prosecutor as the Special Public Prosecutor for con 
ducting the court cases relating to the said Act before the 
courts in District Thane until order. 


क्र.जीपीए-१४१५ / प्र.क्र .४१ / का .१४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ०८ 
च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७३ चे कलम २४ ( १ ) व 
महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम 
१ ९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ 
औरंगाबाद येथे खालील अधिवक्त्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसुचना समक्रमांक दिनांक 
१८ नोव्हेंबर , २०१७ अन्वये १ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली 
होती . सदर नियुक्तीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक 
१७/ ११ / २०१ ९ रोजी संपत आहे . 


2. This appointment, is strictly subject to the conditions of 
service laid down in theMaharashtra law Officers ( Appoint 
ment, Conditions of Service and Remnueration Rules 1984 ) 
and are Co -terminus with his appointments as Assistant 
Government Pleader and Additional Public Prosecutor in 
District and Sssion Court, Thane . 


3. The Government Reserves the right to revoke /modify/ 
annual this order without assigning any reasons. 


By Order and in the nameof theGovernor of Maharashtra. 


सदर नियुक्तीस दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०१९ पासून दिनांक ३१/०३/२०२० 
पर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या 
स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


Vaishali P. Borude 
Section Officer to Government ofMaharashtra 


४ 


अं.क्र . 


नांव 


१ 


अॅड . प्रसन्ना नारायणकुट्टी पुथनकुलम 


२ 


अॅड . प्रशांत गोपालराव बोराडे 


३ 


अॅड . अनिकेत विजय देशमुख 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व 
मानधन ) नियम १ ९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील . 


३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा 
अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने . 


महाराष्ट्र शासन 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 
दिनांक .०२ डिसेंबर , २०१ ९ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
क्र.टिपीएस-३११ ९ / ५६१/ प्र.क्र .५२/ २०१९ / नवि -३० : ज्याअर्थी, परभणी 
शहराची विकास योजना ( सु.वा.क्षे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना 
अधिनियम , १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .३७) ( ज्यास यापुढे 
उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे ) च्या कलम ३१ नुसार शासनाच्या नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस.३११९/ १३० /प्र.क्र .३३/९९/ नवि -३० , 
दि . ३० सप्टेंबर , १९९९ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून , ती दिनांक 
१६ डिसेंबर , १९९९ पासून अमलात आली आहे . तसेच पुनर्प्रसिद्ध विकास 
योजना शासन अधिसूचना क्र . टिपीएस ३१९९/प्र.क्र .१११( अ)/२००१/नवि 
३० दि . २४ ऑगस्ट , २००१ अन्वये मंजुर झाली असून , ती दि . १६ ऑक्टोंबर , 
२००१ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे उक्त विकास योजना असे 
संबोधिले आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , मौ . परभणी , स.क्र .५७७ पै . 
मधील २७११.५० चौ . मी . क्षेत्र ( यापुढे उक्त जागा असे संबोधिले आहे); 

आणि ज्याअर्थी, परभणी महानगरपालिकेने ( यापुढे “ उक्त 
महानगरपालिकेने ” असे संबोधिले आहे ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ 
( १) मध्ये दिलेली वैधानिक पद्धती अनुसरून उक्त विकास योजनेतील उक्त 
जागा उक्त आरक्षणातुन वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचा 


वैशाली पं . बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९ ७५ 


And whereas, in the said Development Plan , the land ad 
measuring 2711.50 Sqm. of Survey No.577( part ) of Mouja 
Parbhani, Tq. Dist- Parbhani, ( hereinafter referred to as " the 
said land ” ), is the part of Reservation No. 3/03 - College” 
(hereinafter referred to as the said Reservation ); 


फेरबदलाचा प्रस्ताव ( यापुढे “ उक्त प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले 
आहे ) शासनाच्या मंजूरीसाठी सादर केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर 
रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर , प्रस्तावित 
फेरबदल मंजूर करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचे सन २०१९ -२० या वर्षातील बाजारमूल्य 
दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या सक्कमेच्या ५% दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रक्कमेपैकी 
शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० % रक्कम रूपये ६,७७,८७५/ 
सहायक संचालक , नगर रचना, परभणी यांच्या लेखाशिर्षामध्ये दिनांक 
३१ ऑगस्ट , २०१९ रोजीच्या चलनाने जमा केलेली आहे आणि उर्वरित 
५ % अधिकच्या पैकी ५० % रक्कम रूपये ६,७७,८७५ /- परभणी 
महानगरपालिका, परभणी यांच्याकडे जमा केलेली आहे; 

आता , त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ पोटकलम ( २) अन्वये व 
त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन मंजूरी देत आहे आणि त्यासाठी 
उपरोल्लेखित , दि . ३० सप्टेंबर , १ ९९९ ची अधिसूचना सुधारीत करण्यात 
येत आहे : 

“ विकास योजना मंजूरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 
मौ . परभणी येथील स.नं.५७७ ( पै.) मधील २७११.५० चौमी जागा 
“ आ.क्र . ३/०३ महाविद्यालय ” या आरक्षणातून वगळून रहिवासी विभागात 
समाविष्ठ करण्यात येत आहे. " 

उक्त फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , परभणी 
महानगरपालीका परभणी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये नागरीकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे . 

सदर अधिसूचनेची प्रत शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे/ 
नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशनुसार व नावाने , 

वीणा मोरे , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन , 


And whereas, Parbhani,Municipal Corporation (hereafter 
referred to as “ the said Corporation ” ) after following all the 
leagal formalities stipulated under section 37 (1 ) of the said 
Act has submitted to the Government for its sanction a pro 
posal for modification to the said Development plan , to delete 
the said land from the said Resarvation and include the same 
in Residential Zone (hereinafter referred to as “ the proposed 
Midification ” ); 

And whereas, after making necessary enquiries and 
counsulting the Director of Town Planning ,Maharashtra state, 
the Government is of opinion that the proposed Modification 
in the said Development Plan should be sanctioned ; 


And whereas, the Land owners of the said land has depos 
ited Rs.6,77,875/- towards the 50 % Government share of 5 % 
premium amount as per the rate of the said land as prescribed 
in the Annual Statement of Rates (ASR ) for the year 2019-20 , 
in the Government Treasury vide chalan dt. 31st August , 
2019 through the Assistant Director of Town Planning , 
Parbhani and the remaining 50 % of the 5 % premium amount 
as per the rate of Rs.6,77,875 /- has been deposited with the 
Municipal Corporation, Parbhani; 


Now , therefore in exercise of the powers conferred on it 
under subsection ( 2 ) of section 37 of the said Act, theGovern 
ment of Maharashtra hereby sanctions the said proposed 
modification and for that purpose amends the above said no 
tification dated the 30th September, 1999 as Follows: 


“ In the Schedule of modification appended to the notifica 
tion sanctioning the said Development Plan , the following 
new entry shall be added after the last entry 


GOVERNMENTOF MAHARASHTRA 


ENTRY 


Urban DevelopmentDepartment, 


Mantralaya,Mumbai400 032. 


Dated : 02 December, 2019 


ORDER 


“ The land admeasuring 2711.50 Sqm . of Survey No 577 
(part) ofMouja Parbhani is deleted from Reservation No.3 /03 
College and included in Residential Zone.” 

A copy of the part plan showing the aforsaid sanctioned 
modification shall be available in the office of the Commis 
sioner, Municipal Corporation , Parbhani during office hours 
on all working days for inspection of public for a period of one 
month . 


The Maharashtra Regional and Town Planing Act,1966 


This notification shall also be available on theGovernment 
website www.maharashtra.gov.in ( Acts & Rules ). 


by order and in the nameof the Governor of Maharashtra , 


No. TPS -3119/ 561/ CR- 52/ 2019/ UD -30: - Whereas the 
Development Plan of Parbhani ,( Revised + Additional Area ) 
has been sanctioned by the Governmentu /s 31 ofMaharashtra 
Regional & Town Planing Act, 1966 ( Maharashtra Act 
NoXXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), 
vide Notification No TPS -3199 / 130 /CR -33 /99 /UD -30 , dated 
30th september, 1999 and it has come into force with effect 
from16 th December , 1999. The remaining part of the 
Devolopment plan has been sanctioned vide Notifiction 

No.TPS -3199/ CR- 111( A )/ 2001/ UD - 30, dated 24thAugust, 2001 
and ithas come into force with effect fron 16th October, 2001; 
(hereafter referred to as “ the said Development Plan " ); 


Veena More , 
Under secretary to Government. 


शके १ ९ ४१ 


९ ७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , 

भाग १ - पुरवणी 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती . एन . एच . मखरे या सदरील 

रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद म्हणून 
५ 

कार्यरत राहिल्या असत्या . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

( दोन ) 
पहा :- १. श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर कळंब यांचे 
पत्र जा . क्र . ३१०२/ १९ , दिनांक २९ जुलै , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला 

श्रीमती. एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश-२ , उस्मानाबाद यांच्या 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज. 

सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
( सोबत -विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ प्रमाणपत्र .) 

हा श्रीमत. आर. जे . राय, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद यांच्याकडे 

ठेवण्यात येतो . 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि /( प्रशा )/ ५०८६/ १९ ,दिनांक २९ 
जुलै , २०१९ . 

उस्मानाबाद , २६ जुलै २०१९ . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
निर्गमीत करितात 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
आदेश 


७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. श्री . आर. व्ही . उत्पात , जिल्हा न्यायाधीश-२, भूम यांचे पत्र जा . 
क्र . १५८१/ १ ९ , दिनांक २९ जुलै , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेल्या विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ५२२१/ २०१९ . - श्री . एम . डी . ठोबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, कळंब यांची दिनांक २९ 
जुलै, २०१९ ते दिनांक ०४ ऑगस्ट , २०१९ या (०७ ) सात दिवसांची 
वैद्यकीय काणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा नियम 
१९ ८१, मधील नियम-६१, नुसार मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . डी . ठोंबरे हे दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व न्यायादंडाधिकारी , प्र. वर्ग कळंब म्हणून काम पहातील . 

( दोन ) 
श्री . एम.डी. ठोंबरे, दिवाणी न्यायाधीश , क , स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग कळंब यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, कळंब यांच्याकडे ठेवणात येतो. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


, 


उस्मानाबाद , ०२ ऑगस्ट २०१ ९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/ ५०८७/ २०१९ . - श्री . आर. व्ही . उत्पात , जिल्हा 
न्यायाधीश-२, भुम यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २९ जुलै , २०१९ ते दिनांक 
३१ जुलै, २०१९ रोजीचा ( ०३) तीन दिवसांचा कार्यभार हा श्री . जे. डी . 
वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१, भूम यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती 
विचारात घेता श्री . आ . व्ही . उत्पात , जिल्हा न्यायाधीश -२ , भूम यांची 
दिनांक २९ जुलै, २०१९ ते दिनांक ३१ जुलै , २०१९ या ( ०३ ) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा नियम १ ९ ८१, मधील नियम -५० , 
नुसार मंजूर करण्यात येते . 


६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . व्ही . उत्पात , जिल्हा न्यायाधीश 
२ , भुम म्हणून काम पहातील . 


. 


पहा :- १. श्रीमती . एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश-२ , उस्मानाबाद 
यांनी दिनांक २६ जुलै , २०१९ रोजी सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज . 


जर श्री . आर . व्ही . उत्पात , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश-२ , भुम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


. 


श्री . आर . व्ही . उत्पात , जिल्हा न्यायाधीश- २, भुम यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . जे . डी . 
वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१ , भूम 

यांच्याकडे ठेवणात येतो . 


क्र.काव्यावि /(प्रशा )/ ५०५४/ २०१९ . - श्रीमती . एन . एच . मखरे , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांची दिनांक २४ जुलै, २०१ ९ ते दिनांक २६ 
जुलै , २०१९ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० नुसार , ( आणि रजेपुढील दिनांक 
२७ व २८ , जुलै २०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यात येते . 


उस्मानाबाद , २९ जुलै २०१९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार 


ते 


बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९ ७७ 


८ 


९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि/( प्रशा) ५०२२ / १९ , दिनांक 
२५ जुलै , २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : १. श्री . के . के . खोमणे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर भूम यांचे 
पत्र जा . क्र . २३४३/ १९ , दिनांक ०२ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


२. श्री . व्ही . बी . शेट्टी ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उस्मानबाद यांचे पत्र जा.क्र.४०८७/ १९ , दिनांक 
२९ जुलै , २०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित 
रजेचा अर्ज . 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि /( प्रशा )/ ५१२० / २०१९ . - श्री . व्ही . बी . शेट्टी ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानबाद 
यांची दिनांक २७ जुलै, २०१ ९ ते दिनांक ३ ऑगस्ट , २०१९ या ( ०८ ) आठ 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम -५०, नुसार (रजेपुढील दिनांक ०४ ऑगस्ट , २०१९ या एक 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवुन , सदरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


क्र.काव्यावि /( प्रशा )/ ५२२० / २०१९ . - श्री . के . के . खोमणे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, भूम यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक ०२ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक ०४ ऑगस्ट , २०१९ या ( ०३) तीन 
दिवसांचा कार्यभार हा श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, भूम यांनी सांभाळण्यास दिलेला 
सहमती विचारात घेता श्री . के . के . खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, भूम यांची दिनांक ०२ व ०३ ऑगस्ट , 
२०१९ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१, मधील नियम -५०, नुसार (रजेपुढील दिनांक ०४ ऑगस्ट , 
२०१९ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , 
सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . के . खोमणे, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, भूम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . के . के . खोमणे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . के . के . खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग भूम यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . शेट्टी ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानबाद म्हणून काम 
पहातील . 


जर श्री . व्ही . बी . शेट्टी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते. 


( दोन ) 


उस्मानाबाद , ०२ ऑगस्ट २०१ ९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद. 


१० 


श्री . व्ही . बी . शेट्टी, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २९ 
जुलै , २०१ ९ ते दिनांक ०३ ऑगस्ट , २०१९ रोजी पर्यंतचा कार्यभार हा 
श्रीमती ए. एस. बिराजदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्याकडे आणि दिनांक ०४ ऑगस्ट , 
२०१९ रोजीचा कार्यभार हा श्री . के . सी . कलाल , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. श्री . एम . जी . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१, उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . ४ ९८७/ १९ , दिनांक २४ जुलै , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


उस्मानाबाद , ३० जुलै २०१९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ५२६१/ २०१ ९ . - श्री . एम . जी . देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश- १, उस्मानाबाद यांची दिनांक १६ व १७ ऑगस्ट २०१९ या ( ०२ ) 
दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ , 


९ ७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , शके १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
मधील नियम -५० , नुसार ( रजेपुढील दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१९ या एक रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंतचा कार्यभार हा श्रीमती . एम . पी . जसवंत , 
दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक १५ ऑगस्ट सह दिवाणी न्यायाशीश क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग तुळजापूर 
२०१ ९ रोजी ध्वजवंदनाचे कार्यक्रम संपल्यानंतर पासून ते दिनांक १९ ऑगस्ट , यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

उस्मानाबाद , ०६ 

ऑगस्ट २०१ ९ . 
देण्यात येते . 

ओमप्रकाश प.जयस्वाल , 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . जी . देशपांडे, हे जिल्हा 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
न्यायाधीश- १ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 
जर श्री . श्री . एम . जी . देशपांडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर 

१२ 
ते जिल्हा न्यायाधीश- १, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
( दोन) 
श्री . एम . जी . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- १, उस्मानाबाद यांच्या 

पहा :- १. श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर भूम 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 

यांचे पत्र जा . क्र . २३७८ / १९ , दिनांक ०६ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये प्राप्त 
हा श्री . एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश- २, उस्मानाबाद यांच्याकडे 

झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 
ठेवण्यात येतो . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
उस्मानाबाद , ०५ ऑगस्ट २०१९ . 

निर्गमीत करितात 


आदेश 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


११ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : १. श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . २७८१/ १९ , दिनांक ०६ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/५३१४/ २०१९ . - श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग भूम यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक ०७ व ०८ ऑगस्ट २०१९ रोजीचा (०२) दोन दिवसांचा 
कार्यभार हा श्री . के . के . खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , भूम यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारात 
घेता श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, भूम यांची दिनांक ०७ व ०८ ऑगस्ट , २०१९ 
रोजीची ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१, मधील नियम -५०, नुसार मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ०६ 

ऑगस्ट , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०९ ऑगस्ट , 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यांत येते . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग भूम म्हणून काम पहातील . 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/ ५३१३/ २०१९ . - श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, तुळजापूर 
यांची दिनांक ०६ व ०७ ऑगस्ट २०१९ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार मंजूर 
करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, तुळजापूर म्हणून 
काम पहातील . 


जर श्री . डी . जी . पटवे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग भूम म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


जर श्री . आर . बी . खंदारे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . के . के . खोमणे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, भूम यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो 


उस्मानाबाद , ०६ ऑगस्ट २०१९ . 


( दोन ) 
श्री . आर. बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, तुळजापूर यांच्या न्यायालयाचादिनांक ०६ ऑगस्ट , 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक ०६ ऑगस्ट , २०१९ रोजी 
मध्यान्हापर्यंतचा कार्यभार हा श्री . व्ही . ए. अवघडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, तुळजापूर यांच्याकडे आणि दिनांक ०६ 
ऑगस्ट , २०१९ रोजी मध्यान्हानंतर पासून ते दिनांक ०८ ऑगस्ट , २०१ ९ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९ ७ ९ 


१३ 


१४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
उमरगा यांचे पत्र जा . क्र . १९ ५३ / १९ , दिनांक ०५ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई -मेल संदेश . 


पहा :- १. श्री . के . सी . कलाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ४२ ९ २/ १ ९ , दिनांक ०६ ऑगस्ट , २०१ ९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


आदेश 


क्र.काव्यावि /(प्रशा)/ ५३१८ / २०१९ . - श्री . के . सी . कलाल , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ०७ व ०८ ऑगस्ट , २०१९ या ( ०२ ) दोन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५० नुसार , 
मंजूर करण्यात यूवुन , दिनांक ०६ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ०९ ऑगस्ट , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत येते . 


, 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ५३१७/ २०१९ . - श्री . एम . टी . बिलाल , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग उमरगा यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक १० ऑगस्ट २०१९ रोजीपासूसन ते दिनांक १५ ऑगस्ट , 
२०१९ रोजीपर्यंतचा (०६ ) सहा दिवसांचा कार्यभार हा श्री . एम . डी . पाटील , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
यांनी सांभाळण्यास दिलेला सहमती विचारात घेता श्री . एम . टी .बिलाल , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग उमरगा यांची 
दिनांक १३ व १४ ऑगस्ट , २०१९ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१, मधील नियम -५०, नुसार (रजे 
मागील दिनांक १० ऑगस्ट , २०१ ९ ते दिनांक १२ ऑगस्ट , २०१९ आणि 
रजेपुढील दिनांक १५ ऑगस्ट , २०१ ९ या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी स्वतंत्र दिनांच्या ध्वजवंदनाच्य कार्यक्रमास 
उपस्थित राहिल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात 
येवुन , दिनांक ० ९ ऑगस्ट , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक १६ ऑगस्ट , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . के . सी . कलाल , हे सदरील रजेवर 
गेले नसते तर ते ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, 
प्र . वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . के . सी . कलाल , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


श्री . के . सी . कलाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . व्ही बी . शेट्टी, ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र वर्ग , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . टी . बिलाल, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग उमरगा म्हणून काम पहातील . 


उस्मानाबाद , ०६ ऑगस्ट २०१९ . 


जर श्री . एम . टी .बिलाल , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग उमरगा म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 


ओमप्रकाश प.जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


१५ 


( दोन ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग उमरगा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ए. डी . पाटील , ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , उमरगा 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


पहा :- १. श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . २९ ५३ / १९ , दिनांक १९ ऑगस्ट , २०१ ९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


उस्मानाबाद , ०६ ऑगस्ट , २०१ ९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा )/ ५५७७/ २०१ ९ . - श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, तुळजापूर 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १ ९ व २० ऑगस्ट , २०१९ या ( ०२ ) दोन 


९ ८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


दिवसांचा कार्यभार हा श्रीमती . एम . पी . जसवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, तुळजापूर यांनी सांभाळण्यास 
दिलेली सहमती विचारत घेता श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, तुळजापूर यांची 
दिनांक १९ व २० ऑगस्ट , २०१ ९ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० नुसार, मंजूर 
करण्यात येते . 


जर श्री . एम . डी . ठोंबरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, कळंब म्हणून 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . एम . डी . ठोंबरे, दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , कळंब यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांनी पाहिला. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर. बी . खंदारे, हे २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, तुळजापूर 
म्हणून काम पहातील. 


उस्मानाबाद , १७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


जर श्री . आर . बी . खंदारे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , 

तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


१७ 


श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती . एम . पी . जसवंत , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , तुळजापूर 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , १९ ऑगस्ट २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि /(प्रशा)/४७१६ / १९, १५ जुलै, २०१९ . 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ४७३० /१ ९ , १५ जुलै , २०१९ . 
३. श्री . जे. के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . ३८०१/ १९ , दिनांक १७ जुलै , २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज 
४. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . ४३१०/ १९ , दिनांक ०७ ऑगस्ट , 

२०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


१६ 


आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५२२१/ १९ , दिनांक 
०२ ऑगस्ट , 

२०१९ . 
२. श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , कळंब यांचे पत्र जा . 
क्र . ३२२७/ १ ९ , दिनांक ०५ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील वाढीव परिवर्तीत रजेचा अर्ज 
( सोबत - विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ प्रमाणत्र .) 
३. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि/( प्रशा)/ ५३१६/ १९ , दिनांक ०६ 
ऑगस्ट , २०१९ 
४. श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर कळंब यांचे पत्र जा . 
क्र . १४३८ / १ ९ , दिनांक ० ९ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला विहित 
नमुन्यातील वैद्यकीय स्वास्थ प्रमाणपत्र . 


क्र.काव्यावि /(प्रशा )/५४२७/२०१९.- श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक १५ व १६ जुलै , २०१९ 
या ( ०२ ) दोन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम-६१ नुसार , मंजूर करण्यात 
येते . 


. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जे . के . जोशी , दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


जर श्री . जे . के . जोशी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र .०२ अन्वये 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार सौ . यु. व्ही . इंदापुरे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


उस्मानाबाद , ९ ऑगस्ट २०१९ . 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ५५३५/ २०१९ . - श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , क स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांची दिनांक ०५ 
ऑगस्ट , २०१ ९ ते दिनांक ०८ ऑगस्ट , २०१९ या ( ०४ ) चार दिवसांची 
वैद्यकीय कारणावरुन वाढीव परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१, मधील नियम -६१ नुसार, मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
क स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , कळंब म्हणून काम पहात आहेत . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९ ८१ 


१८ 


, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ५१२० /१९, ३० जुलै, २०१९ . 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि /(प्रशा)/५१२२/ १९, ३० जुलै, २०१९ . 
३. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि/(प्रशा )/ ५१५२/ १९, ३१ जुलै , २०१९ . 
४. श्रीमती . ए . एस . बिराजदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ४२४८ / १९ , दिनांक ०३ ऑगस्ट , २०१ ९ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज 
( सोबत- विहित नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र .) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१९ ते दिनांक १५ 
ऑगस्ट , २०१९ रोजीचा ( ०३) तीन दिवसांचा कार्यभार हा श्री . ए. एम 
पाटणकर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारात 
घेता श्री . व्ही . बी . घाडगे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद यांची दिनांक १३ व १४ 
ऑगस्ट , २०१ ९ या ( २) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम-५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक १५ 
ऑगस्ट , २०१ ९ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) दिनांक १५ 
ऑगस्ट , २०१ ९ रोजी स्वतंत्र दिनांच्या ध्वजवंदनाच्या कार्यक्रमास उपस्थित 
राहिल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात 
येवून , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . घाडगे , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . व्ही . बी . घाडगे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


व 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/५४३१/२०१९.- श्रीमती . ए. एस . बिराजदार, २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ३१ जुलै , २०१९ आणि दिनांक ०१ ऑगस्ट , २०१ ९ या ( ०२ ) 
दोन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम -६१ नुसार , मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती . ए . एस . बिराजदार , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्रीमती . ए . एस . बिराजदार , या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या 
तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती . ए. एस . बिराजदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील परिवर्तीत 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला ४ 
थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा संदर्भीय आदेश क्र . ०३ अन्वये श्री . के . 
सी . कलाल ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . 
वर्ग , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , ० ९ ऑगस्ट २०१९ . 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


श्री . व्ही . बी . घाडगे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ 
सुट्टीच्या कालावधीत संदर्भीय त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . ए . एम . 

वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , ० ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


२० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ५०५५/ १९, २६ जुलै, २०१९ . 
२. श्री . जे . के . जोशी , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . ४० ९ २/ १ ९ , दिनांक २९ जुलै , २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज 
३. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . ४३१० / १ ९ , दिनांक ०७ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


१ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : 

१. श्री . व्ही . बी . घाडगे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ४३६७/ १९ , दिनांक ०९ ऑगस्ट , २०१ ९ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/५४२८/२०१९.- श्री . जे. के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद यांची दिनांक २५ व २६ जुलै, २०१९ या (०२ ) दोन 
दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १ ९ ८१, मधील नियम -६१ नुसार , मंजूर करण्यात येते . 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/५४३७/२०१९.- श्री . व्ही . बी . घाडगे, ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, 


९ ८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८, २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . जे . के . जोशी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


हा श्री . एन . जी . गोसावी , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , उस्मानाबाद याच्याकडे आणि दिनांक १३ 
व १४ ऑगस्ट २०१९ चा कार्यभार हा श्री . ए . एम . पाटणकर , ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


, 


( दोन ) 


उस्मानाबाद , ०९ ऑगस्ट २०१९ . 


. 


श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार सौ . यु. व्ही . इंदापुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


उस्मानाबाद , ० ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


२२ 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यवि/(प्रशा)/ ५०८८/१९, २९ जुलै, २०१९ . 


२१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


२. श्री . पी . बी . पोरे, मुख्य न्यायदंडाधिकरी , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . 
२३५४/ १९, दिनांक ८ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अज 
( सोबत- वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र .) 


पहा :- १. सौ . यु . व्ही . इंदापुरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ४६१/ १९ , दिनांक ०९ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/५४३०/२०१९.- श्री . पी . बी . पोरे , 

मुख्य 
न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद ह्याची दिनांक २९ व ३० जुलै, २०१९ या ( ०२ ) 
दोन दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम -६१ नुसार , मंजूर करण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे, मुख्य न्यायदंडाधिकरी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 


क्र.काव्यावि /( प्रशा) /५४४८/२०१९.- सौ . यु. व्ही . इंदापुरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १३ व १४ ऑगस्ट , २०१९ या ( २) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ , मधील नियम-५० नुसार , 
(रजेमागील दिनांक ११ व १२ ऑगस्ट , २०१९ आणि रजेपुढील दिनांक १५ 
दिनांक १५ ऑगस्ट २०१९ या तीन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) दिनांक 
१५ ऑगस्ट , २०१९ रोजी ध्वजवंदनाच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १० 

ऑगस्ट , २०१ ९ रोजी निम्नस्तर व उच्चस्तर खातेनिहाय परीक्षेचे पेपर 
तपासणीये कामकाज संपल्यानंतर पासून ते दिनांक १६ ऑगस्ट , २०१ ९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते. 

रजेवरून परत आल्यानंतर सौ . यु. व्ही . इंदापुरे, या सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 

जर सौ . यु. व्ही . इंदापुरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


जर श्री . पी . बी . पोरे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य 
न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


श्री . पी . बी . पोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र .०१ अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार सौ . यु. व्ही . इंदापुरे, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अपर 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद , ० ९ ऑगस्ट २०१९ . 


( दोन ) 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


श्री . सौ . यु. व्ही . इंदापुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक 
११ व १२ ऑगस्ट २०१९ आणि दिनांक १५ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचा कार्यभार 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९ ८३ 


२३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. सौ . व्ही . बी . पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम 
यांचे पत्र जा . क्र . १४७६ / १९ , दिनांक १९ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


न्यायालयाचा दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१९ ते दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१ ९ 
रोजीचा ( ०५ ) पाच दिवसांचा कार्यभार हा श्री . एस . एस. देशपांडे दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांनी सांभळण्यास दिलेली सहमतीविचारात 
घेता सौ . व्ही . बी . पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, भूम यांची दिनांक २६ व २७ ऑगस्ट , 
२०१ ९ रोजीचा ( २) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० नुसार, (रजेमागील दिनांक २३ ऑगसट , 
२०१९ ते दिनांक २५ ऑगस्ट २०१९ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २८ ऑगस्ट , २०१९ कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर सौ . व्ही . बी . पाटील, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, भूम म्हणून 
काम पहातील . 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/५६३९/२०१९.- सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी भूम यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक २० व २१ ऑगस्ट , २०१९ रोजीचा ( २) दोन दिवसांचा 
कार्यभार हा श्री . एस . एस . देशपांडे दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम 
यांनी सांभळण्यास दिलेली सहमती विचारात घेता सौ . व्ही . बी . पाटील , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, 
भूम यांची दिनांक २० व २१ ऑगस्ट , २०१९ रोजीचा (२) दोन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १ ९ ८१, मधील नियम -५० 
नुसार, मंजूर करण्यात येवून , दिनांक २० ऑगस्ट , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपासून ते दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१९ कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


जर सौ . व्ही . बी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, भूम 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 


( दोन ) 
सौ . व्ही . बी . पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकरी , भूम यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . 
एस . एस . देशपांडे, दवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, भूम यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


रजेवरून परत आल्यानंतर सौ . व्ही . बी . पाटील, सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, भूम म्हणून 
काम पहातील . 


उस्मानाबाद , २१ ऑगस्ट २०१९ . 


जर सौ . व्ही . बी . पाटील , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , भूम 
म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


२५ 


सौ . व्ही . बी . पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी, भूम यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . 
एस . एस . देशपांडे, दवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , भूम यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , २० ऑगस्ट २०१९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
परंडा यांचे पत्र जा . क्र . २६१४/ १ ९ , दिनांक १९ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये 
सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश ,उस्मानाबाद . 


२४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

भूम 
यांचे पत्र जा . क्र . १४७३/ १९ , दिनांक १९ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/५९६९/२०१९.- श्री . एम . आर . सोवनी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकरी, प्र . वर्ग , परंडा यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक ०१ सप्टेंबर , २०१९ ते दिनांक ०६ सप्टेंबर , २०१ ९ 
रोजीचा ( ०६ ) सहा दिवसांचा कार्यभार हा श्री . एस . पी . राचकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकरी, प्र . वर्ग , परंडा यांनी 
सांभळण्यास दिलेली सहमती विचारात घेता श्री . एम . आर . सोवनी , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकरी, प्र . वर्ग, परंडा यांची 
०३ सप्टेंबर , २०१९ ते दिनांक ०५ सप्टेंबर , २०१९ या ( ३) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम -५० 
नुसार , (रजेमागील दिनांक ०१ व ०२ सप्टेंबर , २०१९ रजेपुढी दिनांक ०६ 
सप्टेंबर २०१९ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/५६६७/२०१९.- सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकरी , भूम यांच्या 


९ ८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


( दोन ) 


येवून , दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते 
दिनांक ०७ सप्टेंबर , २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . एम . जी . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश- १ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्री . एम . आर . नेर्लेकर , जिल्हा न्यायाधीश-२, उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकरी, प्र. वर्ग, परंडा म्हणून काम 
पहातील . 


उस्मानाबाद , २१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


जर श्री . एम . आर . सोवनी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकरी, प्र . वर्ग, परंडा 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


( दोन ) 


२७ 


श्री . एम . आर . सोवनी , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व 
न्यायदंडाधिकरी, प्र . वर्ग, परंडा यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . पी . राचकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकरी, प्र . वर्ग, परंडा 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . व्ही . ए. अवघडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुळजापूर यांचेपत्र जा . क्र . ३००७/ १९, दिनांक २० ऑगस्ट , २०१९ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


उस्मानाबाद , २१ ऑगस्ट २०१९ . 


ओमप्रकाश प.जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


२६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र.काव्यावि /(प्रशा )/५६७०/२०१९.- श्री . व्ही . ए. अवघडे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकरी, प्र . वर्ग, तुळजापूर यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक २१ व २२ ऑगस्ट , २०१ ९ या ( ०२) दोन दिवसांचा 
कार्यभार हा श्रीमती . एम . पी . जसवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
व न्यायदंडाधिकरी, प्र. वर्ग, तुळजापूर यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती 
विचारात घेता श्री . व्ही . ए . अवघडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकरी , प्र . वर्ग, तुळजापूर यांची दिनांक २१ व २२ ऑगस्ट , 
२०१९ या ( २) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम १९ ८१, मधील नियम -५० नुसार , मंजूर करण्यात येते . 


पहा :- १. श्री . एम . जी . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र .५५६८ / १ ९ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . ए. अवघडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकरी, प्र . वर्ग, 

तुळजापूर म्हणून काम पहातील . 


आदेश 


जर श्री . व्ही . ए . अवघडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकरी, प्र. वर्ग, तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ५६६३/ २०१९ :- श्री . एम . जी . देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश- १, उस्मानाबाद यांची दिनांक ०३ सप्टेंबर , २०१ ९ ते दिनांक ०५ 
सप्टेंबर , २०१९ या (०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम-५० नुसार , (रजेमागील दिनांक ०१ व 
०२ सप्टेंबर , २०१ ९ रजेपुढील दिनांक ०६ सप्टेंबर २०१९ या तीन दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१ ९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०७ सप्टेंबर , २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


श्री . व्ही . ए. अवघडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकरी , प्र. वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती . एम . पी . जसवंत , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकरी, प्र . वर्ग, तुळजापूर यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . जी . देशपांडे, हे जिल्हा 
न्यायाधीश- १ , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


उस्मानाबाद , २१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


जर श्री . एम . जी . देशपांडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश- १ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९ ८५ 


२८ 


रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० नुसार , 
मंजूर करण्यात येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : - १. श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर कळंब यांचे 
पत्र जा . क्र . ३३६७/ १९ , दिनांक १९ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती ए . एस . बिराजदार , २ रे दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहात आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


जर श्रीमती ए. एस . बिराजदार , ह्या २ रे दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत 
राहिल्या असत्या . 


आदेश 


( दोन) 


श्रीमती ए . एस .बिराजदार , २ रे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . सी . कलाल , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, उस्मानाबाद 
यांनी पहावे . 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/ ५६७१/ २०१९ . - श्री . एम . डी . ठोबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक २० ऑगस्ट , २०१९ ते दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ रोजीचा ( ३ ) तीन 
दिवसाचा कार्यभार हा श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, कळंब यांनी सांभाळण्यास दिलेली 
सहमती विचारात घेता श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांची दिनांक २० ऑगस्ट , २०१९ ते 
दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१९ या ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार मंजूर करण्यात 
येवून , सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . डी . ठोंबरे हे दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग कळंब म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . एम . डी . ठोंबर हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग कळंब म्हणून कार्यरत 
राहिले असते . 

( दोन ) 


उस्मानाबाद , १३ 

ऑगस्ट २०१ ९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा)/५८०६/ २०१९ , दिनांक 
२८ ऑगस्ट २०१ ९ , 


श्री . एम.डी. ठोंबरे, दिवाणी न्यायाधीश , क , स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, कळंब यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


२. श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , उमरगा यांचे पत्र 
जा . क्र . ९ ७४/ १९ , दिनांक २९ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश. 


उस्मानाबाद , २१ ऑगस्ट २०१९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


२ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्रीमती ए . एस . बिराजदार , २ रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ४३९ ३/ १९ , दिनांक १३ ऑगस्ट , २०१ ९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


क्र.काव्यावि /(प्रशा )/५८६०/२०१९.- श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थ 
जल्हा न्यायाधीश-१ , उमरगा यांची दिनांक ३० ऑगस्ट , २०१ ९ ते दिनांक 
०२ सप्टेंबर २०१९ या ( ०४ ) चार दिवसांची वाढीव अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम -५० नुसार , मंजूर करण्यात 
येवुन, दिनांक २९ ऑगस्ट , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ०७ सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . साळूखे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१, उमरगा म्हणून काम पहातील . 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/५४८८/२०१९.- श्रीमती ए . एस . बिराजदार , २ 
रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १३ व १४ ऑगस्ट , २०१९ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित 


जर श्री . एस . बी . साळूखे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


९ ८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , शके १९ ४१ भाग १ - पुरवणी 
( दोन ) 

श्री . एन . के . कारंडे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उमरगा 
श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांच्या यांच्या न्यायालयाचा प्रशासकीय कामाचा कार्यभार आणि संदर्भीय आदेश 
सदरील वाढीव अर्जित रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे 

क्र .०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा 
ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांच्या न्यायालयाचा विशेष व तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , उमरगा यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०१ 
कामाचा कार्यभार हा श्री . एम . आर . नेर्लेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक ०७ सप्टेंबर २०१९ रोजी पर्यंतचा प्रशासकीय 
यांच्याकडे आणि दिनांक ३० व ३१ ऑगस्ट , २०१ ९ रोजीचा प्रशासकीय 

कामाचा कार्यभार हा श्री . एम . टी . बिलाल , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
कामाचा कार्यभार हा श्री . एन . के . कारंडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 
स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

उस्मानाबाद , २९ ऑगस्ट २०१९ . 
उस्मानाबाद , ३० ऑगस्ट २०१९ . 

ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३२ 


३१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि /( प्रशा )/५८०६/ २०१ ९ , दिनांक 
२८ ऑगस्ट २०१९ , 


पहा :- १. श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१, उमरगा यांचे 
पत्र जा . क्र . ९ ६४/ १९ , दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


२. श्री . एन . के . कारंडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांचे 
पत्र जा . क्र . २९ ३१/ १९ , दिनांक २८ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/५८६१/२०१९.- श्री . एन . के . कारंडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उमरगा यांची दिनांक ०३ सप्टेंबर , २०१ ९ ते 
दिनांक ०७ सप्टेंबर २०१ ९ या ( ०५) पांच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम -५० नुसार , (रजेमागील 
दिनांक ०१ व ०२ सप्टेंबर , २०१ ९ आणि रजेपुढील दिनांक ०८ सप्टेंबर 
२०१९ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , 
दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०९ 
सप्टेंबर २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


क्र.काव्यावि /(प्रशा)/५८०६/२०१९.- श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांची दिनांक ०३ सप्टेंबर , २०१९ ते दिनांक 
०५ सप्टेंबर २०१९ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० नुसार ,(रजेमागील दिनांक ०१ 
व ०२ सप्टेंबर , २०१९ आणि रजेपुढील दिनांक ०६ सप्टेंबर , २०१९ या तीन 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन, दिनांक ३१ ऑगस्ट , 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०७ सप्टेंबर २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . साळुखे, हे तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , उमरगा म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . एस . बी . साळूखे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन . के . कारंडे, हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . एन . के . कारंडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , उमरगा म्हणून कार्यरत राहिले असते. 


श्री . एस . बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश -१ , उमरगा यांच्या न्यायालयाचाविशेष 
कामाचा कार्यभार हा श्री . एम . आर . नेर्लेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२, उस्मानाबाद 
यांच्याकडे आणि प्रशासकीय कामाचा कार्यभार हा श्री . एन . के . कारंडे , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यांत येतो . 


( दोन ) 


उस्मानाबाद , २८ ऑगस्ट २०१९ . 


श्री . एन . के . कारंडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, उमरगा 
यांच्या ल अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
विशेष कामाचा कार्यभार हा सौ . 

यु . व्ही . इंदापुरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९ ८७ 


३३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


यांची दिनांक ३ सप्टेंबर , २०१९ ते दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१९ रोजीचा ( ०९ ) 
नऊ दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा नियम १९ ८१, 
मधील नियम-५०, नुसार (रजेमागील दिनांक ०१ व ०२ सप्टेंबर , २०१ ९ 
आणि रजेपुढील दिनांक १२ सप्टेंबर , २०१९ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवून, दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३ सप्टेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


पहा :- १. श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . ३०७४/ १ ९ , दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती . आर . आर . कुलकर्णी, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, कळंब म्हणून 
काम पहातील . 


जर श्रीमती . आर . आर . कुलकर्णी, ह्या सदरील रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , कळंब 

म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


क्र.काव्यावि /( प्रशा )/५८०७/२०१९.- श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २७ व २८ ऑगस्ट , २०१९ या ( ०२ ) दोन 
दिवसांचा कार्यभार हा श्रीमती एम . पी . जसवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, तुळजापूर यांनी सांभाळण्यास 
दिलेली सहमती विचारात घेता श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , तुळजापूर 
व २८ ऑगस्ट , २०१९ या ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम -५० नुसार , मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, तुळजापूर म्हणून 
काम पहातील . 


यांची २७ 


श्रीमती . आर. आर . कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, कळंब यांच्या न्यायालयाचा दिनांक ०१ 
सप्टेंबर, २०१९ ते दिनांक ०५ सप्टेंबर , २०१ ९ आणि दिनांक ०९ सप्टेंबर २०१ ९ 
ते दिनांक १२ सप्टेंबर, २०१९ राजीचा कार्यभार हा श्री . एम . बी . कुडते , सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, कळंब यांच्याकडे 
आणि दिनांक ०६ सप्टेंबर , २०१९ ते दिनांक ०८ सप्टेंबर , २०१९ रोजीचा 
कार्यभार हा श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे ठेवणात येतो . 


जर श्री . आर . बी . खंदारे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


उस्मानाबाद , २ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती एम . पी . जसवंत , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, तुळजापूर यांच्याकडे 
ठेवण्यांत येतो . 


३५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


उस्मानाबाद , २८ ऑगस्ट २०१९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


पहा :- १. श्री . ए. एम . पाटणकर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ४५७०/ १९ , दिनांक २१ ऑगस्ट , २०१९ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


३४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


५ 


पहा :- १. श्रीमती . आर . आर . कुलकर्णी, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर कळंब यांचे पत्र जा . क्र . ३५०१/ १९ , दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१ ९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा )/ ५७०० / २०१ ९ . - श्री . ए . एम . पाटणकर , वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २९ ऑगस्ट , २०१ ९ ते दिनांक ०२ 
सप्टेंबर , २०१९ या (०५) पाच दिवसांचा कार्यभार हा सौ . यु. व्ही . इंदापुरे, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
यांनी सांभाळण्यास दिलेली सहमती विचारात घेता श्री . ए. एम . पाटणकर , 
५ वे सह सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांची दिनांक २९ ऑगस्ट , २०१९ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१९ 
या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा नियम 
१ ९८१, मधील नियम -५०, नुसार (रजेपुढील दिनांक ०१ व ०२ सप्टेंबर , 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/५८५७/२०१९ . - श्रीमती. आर . आर. कुलकर्णी, 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, कळंब 


९ ८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१ ९ : अग्रहायण २१-२७ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


( दोन ) 


२०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक 
२८ ऑगस्ट, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३ 
सप्टेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . ए . एम . पाटणकर , हे ५ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
म्हणून काम पहातील . 


श्री . एस . एस . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर भूम यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा विशेष 
कामाचा कार्यभार व संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये त्याच्याकडे ठेवण्यात 
आलेला सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
भूम यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २६ व २७ ऑगस्ट २०१९ रोजीचा ( ०२ ) 
दोन दिवसांचा विशेष कामाचा कार्यभार हा श्री . एस . जी . बावकर ,दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


जर श्री . ए . एम . पाटणकर , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ५ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . एस . एस . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर भूम यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, भूम 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २६ व २७ ऑगस्ट २०१९ रोजीचा ( ०२ ) दोन 
दिवसांचा प्रशासकीय कामाचा कार्यभार हा श्री . के . के . खोमणे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग, भूम यांच्याकडे 
ठेवण्यात येतो . 


श्री . ए . एम . पाटणकर , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . यु. व्ही . इंदापुरे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , २६ ऑगस्ट 

२०१९ . 


उस्मानाबाद , २२ ऑगस्ट २०१९ . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


३७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


३६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ५६६७/ २०१९ . दिनांक 
२१ ऑगस्ट २०१९ . 


पहा :- १. श्री . व्ही . बी . घाडगे, ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ४५ ९ ७/ १९ , दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१९ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


२. श्री . एस . एस . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर भूम यांचे पत्र जा . 
क्र . १४ ९ ० / १ ९ , दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


क्र.काव्यावि/(प्रशा)/५७४२/ २०१९ . - श्री . एस . एस . देशपांडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर भूम यांची दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१ ९ ते दिनांक २९ 
ऑगस्ट , २०१९ या ( ०४) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम -५०, नुसार (रजेपुढील दिनांक ३० ऑगस्ट , 
२०१९ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक 
२६ ऑगस्ट, २०१९ रोजीपासून ते दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ५७४५ / २०१९ . - श्री . व्ही . बी . घाडगे , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
यांच्या न्यायालयाचा दिनांक २८ व २९ ऑगस्ट , २०१९ रोजीचा ( ०२) दोन 
दिवसांचा कार्यभार हा श्री.आय. एम . नाईकवाडी ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांनी सांभाळण्यास 
दिलेली सहमती विचारात घेता श्री . व्ही . बी . घाडगे , ६ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
दिनांक २८ व २९ ऑगस्ट , २०१९ रोजीचा ( ०२) दोन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५०, नुसार मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . देशपांडे, हे दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर भूम म्हणून काम पहातील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री . एस . एस . देशपांडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


जर श्री . व्ही . बी . घाडगे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९ ८ ९ 


( दोन ) 


३ ९ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


अतिरिक्त मुख्य 


श्री . व्ही . बी . घाडगे , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . आय . एम . नाईकवाडी ७ 
वे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


पहा :- १. श्री . आर . व्ही . उत्पात , जिल्हा न्यायाधीश-२, भूम यांचे पत्र जा . 
क्र . १६५३/ १९ , दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला परीवर्तीत 
रजेचा अर्ज . 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/( प्रशा)/ ५७४४/ २०१९ . दिनांक २६ 


उस्मानाबाद , २६ ऑगस्ट २०१९ . 


ऑगस्ट २०१ ९ . 


. 


ओमप्रकाश प . जयस्वाल , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


३. श्री . आर . व्ही . उत्पात , जिल्हा न्यायाधीश -२, भूम यांचे पत्र जा . क्र . 
१६६२/ १९, दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 
( सोबत- वैद्यकीय अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र .) 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


३८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा : - १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/ ( प्रशा )/ ५८०७/ २०१९ . 
दिनांक २८ ऑगस्ट २०१ ९ . 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि /( प्रशा )/ ५८५८ / २०१९. दिनांक ३० 
ऑगस्ट २०१९ . 
३. श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . ३९ ५३/ १९, दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ५ ९ ७० / २०१९ . - श्री . आर . व्ही . उत्पात , जिल्हा 
न्यायाधीश -२, भूम यांची दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९ ते दिनांक २९ ऑगस्ट , 
२०१९ या (०४ ) चार दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम -६१, नुसार मंजूर करण्यांत येते. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . व्ही . उत्पात , हे जिल्हा 
न्यायाधीश-२ , भूम म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . आर . व्ही . उत्पात , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


क्र.काव्यावि /(प्रशा)/ ५ ९ ७१/ २०१९ . - श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग तुळजापूर 
यांची दिनांक २९ व ३० ऑगस्ट , २०१९ या ( ०२ ) दोन दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम-५० , 
नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


श्री . आर. व्ही . उत्पात , जिल्हा न्यायाधीश -२, भूम यांच्या सदरील 
परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . जे . डी . वडणे, जिल्हा न्यायाधीश-१, भूम 
यांनी पाहिला . 


उस्मानाबाद , ०४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर. बी . खंदारे , हे २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग तुळजापूर 
म्हणून काम पहात आहेत . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४० 


, 


जर श्री . आर . बी . खंदारे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग 

तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 
कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र .०२ अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा श्रीमती एम . पी . जसवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, तुळजापूर यांनी पाहिला. 


पहा :- १. श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कळंब यांचे पत्र जा . क्र . ३६७२ / १९ , दिनांक ०५ सप्टेंबर , २०१९ अन्वये 
प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित ई-मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


उस्मानाबाद , ०३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/५९ ८२/ २०१९ . - श्री . एम. बी . कुडते , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, कळंब यांची दिनांक 
०६ सप्टेंबर , २०१९ ते दिनांक ०८ सप्टेंबर , २०१९ या (०३) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम -५० , 
नुसार मंजूर करण्यांत येवून दिनांक ०५ सप्टेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन 


९९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , 


शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


४२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वेळेनंतर 

पासून ते दिनांक ० ९ सप्टेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, कळंब म्हणून काम 
पहात आहेत . 

जर श्री . एम . बी . कुडते, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , कळंब 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . एम . बी . कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . एम . डी . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , कळंब यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 


उस्मानाबाद , 

०५ सप्टेंबर 


२०१ ९ . 


श्रीमती एस . एम .शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


पहा :- १. श्री . पी . बी . पोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांचे पत्र 
जा . क्र . २५७५ / १ ९ , दिनांक ०३ सप्टेंबर , २०१९ रोजी अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि/( प्रशा )/ ५ ९ ५२ / २०१९ . 

श्री . पी . बी . पोरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांची दिनांक ०५ सप्टेंबर , २०१ ९ ते दिनांक 
११ सप्टेंबर , २०१९ या (०७) सात दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१, मधील नियम -५० , नुसार मंजूर करण्यात येऊन 
दिनांक ०४ सप्टेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १२ 
सप्टेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . पी . बी . पोरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील. 

जर श्री . पी . बी . पोरे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . पी . बी . पोरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . यु. व्ही . इंदापुरे , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , ०४ सप्टेंबर २०१९ . 

श्रीमती एस . एम .शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४१ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. श्रीमती. आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ५८७२/ १ ९ , दिनांक १६ ऑगस्ट , २०१९ रोजी सादर 
केलला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


४३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ५ ९ ५१/ २०१ ९ . - श्रीमती. आर . जे . राय , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ०३ सप्टेंबर , २०१९ ते 
दिनांक ०७ सप्टेंबर , २०१९ या ( ०५) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार (रजेपुढील 
दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०१९ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 
करण्यांत येवून सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती. आर . जे . राय , या तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -१, उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती . आर . जे . राय , या सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 


पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/ ( प्रशा)/ ५८५९ / २०१९ , 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ 
२. श्री . व्ही . ए. अवघडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , तुळजापूर यांचे 
पत्र जा . क्र . ३१५७/ १९ , दिनांक ०३ सप्टेंबर , २०१९ रोजी अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


श्रीमती. आर . जे. राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्रीमती. एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश-३, उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , 


०३ सप्टेंबर 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/६००३/२०१९.- श्री . व्ही . ए . अवघडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , तुळजापूर यांची 
दिनांक २९ ऑगस्ट , २०१ ९ ते दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१ ९ या ( ०३) तीन 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील 
नियम -५०, नुसार , कार्योत्तर मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक २८ ऑगस्ट , २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०१ सप्टेंबर , २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची कार्योत्तर परवानगी देण्यात येते. 


२०१९ . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९९ १ 


४५ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. श्री . एस . एस . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर भूम यांचे 
पत्र जा . क्र . १५७२ / १९ , दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . व्ही . ए . अवघडे, हे दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, तुळजापूर म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . व्ही . ए . अवघडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री . व्ही . ए . अवघडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग , तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती . एम . पी . जसवंत , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , तुळजापुर यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , ०७ सप्टेंबर २०१९ . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ६७० ९ / २०१९ . - श्री . एस . एस. देशपांडे, दिवाणी 
न्यायाधीश, व. स्तर भूम यांची दिनांक १८ सप्टेंबर , २०१९ ते दिनांक २१ 
सप्टेंबर , २०१ ९ या ( ०४) चार दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार (रजेमागील दिनांक १७ 
सप्टेंबर, २०१९ आणि रजेपुढील दिनांक २२ सप्टेंबर, २०१९ या दोन दिवसांच्या 
सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक १७ सप्टेंबर , २०१ ९ 
ध्वजवंदनाचे कार्यक्रम संपल्यानंतर पासून ते दिनांक २३ सप्टेंबर , २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/(प्रशा)/ ५९ ५१/ २०१ ९ , 
दिनांक ०४ सप्टेंबर २०१९ . 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . HKW/ Admin/ 6503/ 19, दिनांक ०७ 
सप्टेंबर २०१ ९ . 
३. श्रीमती . आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . ६७६६/ १९ , दिनांक १९ सप्टेंबर , २०१९ रोजी सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील वाढीव अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . देशपांडे, हे दिवाणी 
न्यायाधीश, व . स्तर भूम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . एस . एस . देशपांडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


श्री . एस . एस . देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर भूम यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार 
हा सौ . व्ही . बी . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , भूम 

यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


आदेश 


उस्मानाबाद , १६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


४६ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ६८२१/ २०१ ९ . - श्रीमती. आर . जे . राय , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१, उस्मानाबाद यांची दिनांक ०८ सप्टेंबर , २०१९ ते 
दिनांक १३ सप्टेंबर , २०१९ या ( ०६ ) सहा दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१ , मधील नियम -५० , नुसार 
(रजेपुढील दिनांक १४ व १५ सप्टेंबर , २०१९ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह) कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती . आर . जे . राय , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१, उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 

जर श्रीमती. आर . जे . राय , ह्या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती . आर. जे . राय, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती . एन . एच . मखरे, जिल्हा न्यायाधीश-३ , उस्मानाबाद यांनी पाहिला . 
उस्मानाबाद , २० सप्टेंबर २०१९ . 

श्रीमती एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


पहा :- १. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ४९ ३० / १ ९ , दिनांक १३/ ०९ / २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा )/ ६०८३/ २०१ ९ . - श्री . जे . के . जोशी , दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर उस्मानाबाद यांची दिनांक १६ सप्टेंबर , २०१९ या 
( ०१ ) एक दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९ ८१, मधील नियम -५० , नुसार अपवादात्मक परिस्थितीमुळे विशेष बाब 


९९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


म्हणून मंजूर करण्यात येवून त्यांना दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या 
लोकन्यायालयाचे कामकाजानंतर पासून मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 


कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती . एम . पी . जसवंत , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, तुळजापुर 
यांच्या कडे ठेवण्यात येतो. 


उस्मानाबाद , २१ सप्टेंबर २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जे . के . जोशी , हे दिवाणी न्यायाधीश, 
व . स्तर उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


श्रीमती एस . एम . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


जर श्री . जे . के . जोशी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


४८ 


प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर उस्मानाबाद यांच्या 
न्यायालयाचा दिनांक १४ सप्टेंबर २०१९ , रोजीच्या लोकन्यायालयाचे 
कामकाजानंतर 

पासून 

कार्यभार हा सौ . यु . व्ही . इंदापुरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अपर मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , १३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


पहा :- १. श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश-२, उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ५४ ९९ / १९ , दिनांक १४ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 
२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा)/५५७६/ २०१९ , दि . १ ९ 
ऑगस्ट , २०१९ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


श्री . एम . जी . देशापांडे , 
प्र प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


आदेश 


४७ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, तुळजापूर यांचे पत्र जा . क्र . ३३७८ / १९ , दिनांक २१ सप्टेंबर , २०१ ९ 
रोजी अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई-मेल संदेश . 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ६०६५/ २०१९- श्री . एम. आर . नेरलेकर , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ , उस्मानाबाद यांची संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये दिनांक १ ९ 
ऑगस्ट २०१ ९ ते दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१९ या (०४ ) चार दिवसांची फक्त 
रजा (रजेमागील दिनांक १८ ऑगस्ट , २०१९ आणि रजेपुढील दिनांक २३ 

ऑगस्ट , २०१ ९ ते दिनांक २५ ऑगस्ट , २०१९ या चार दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यांत आलेली होती . तसेच 
श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा न्यायाधीश-२ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्रीमती. एन . एच . मखरे , जिल्हा न्यायाधीश-३, उस्मानाबाद यांच्याकडे 
ठेवण्यांत आलेला होता . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा )/६८६७/२०१९.- श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, तुळजापूर 
यांची दिनांक २१ सप्टेंबर , २०१ ९ ते दिनांक २३ सप्टेंबर , २०१९ या ( ०३ ) 
तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९ ८१, मधील 
नियम -५०, नुसार , मंजूर करण्यात येते. 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर . बी . खंदारे , हे २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , 

तुळजापूर 
म्हणून काम पहातील . 


श्री . एम . आर. नेरलेकर, जिल्हा न्यायाधीश -२ , उस्मानाबाद यांचे 
मुळ सेवापुस्तक प्राप्त झालेनंतर सदरील रजेचे स्वरुप जाहीर करण्यात 
येईल असे संदर्भ क्र . ०२ अन्वये आदेशीत करण्यात आले होते . त्यांचेमुळ 
सेवापुस्तक या कार्यालयास प्राप्त झाले असुन त्यांनी संदर्भीय अर्जानुसार 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१९ ते दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१ ९ या ( ०४ ) चार 
दिवसांची उपभोगलेली रजा (रजेमागील दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१ ९ आणि 
रजेपुढील दिनांक २३ ऑगस्ट , २०१९ ते दिनांक २५ ऑगस्ट , २०१९ या 
चार दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम 
१९ ८१, मधील नियम -५० , नुसार , या आदेशान्वये अर्जित रजा म्हणून घोषीत 
करण्यात येत आहे. 


जर श्री . आर . बी . खंदारे , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


उस्मानाबाद , ११ सप्टेंबर २०१ ९ . 


( दोन ) 


श्री . आर . बी . खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
व न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या 


श्री . एम . जी . देशपांडे , 
प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१ ९ : अग्रहायण २१-२७ , शके १ ९ ४१ 


९९ ३ 


४ ९ 


१ ) सडकांवरील किंवा सडकेने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 
जमावातली लोक कशा रितीने चालावे, त्यांची वर्तणुक किंवा वागणुक 

कशी 
ठेवावी या विषयी निर्देश देणे. 


पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 


वाहतुक नियंत्रण व नियमनात्मक आदेश 


२) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गानी जाव्यात किंवा 
कोणत्या मार्गानी जाऊ नयेत ते मार्ग विहीत करणे . 


जा . क्र.जिविशा/ नवरात्र उत्सव/ ४९ ७६/ २०१९ पो . अ . का . उस्मानाबाद. 
तुळजापूर येथे दि . २२/ ०९ / २०१ ९ ते दि . १४ / १०/ २०१९ पावेतो नवरात्र 
महोत्सव साजरा होणार आहे सदर काळात लाखोंच्या संख्येने भाविक 
वाहनाने / पायी दर्शना करीता तुळजापूर येथे येतात . 


३) सर्व मिरवणुकीच्या व जामावांचे प्रसंगी व प्रतिमा पुजनाच्या 
कोणत्या सर्व जागांच्या आसपास प्रतिमा पुजनाचे वेळी व कोणत्याही सडकेवरुन 
किंवा सार्वजनिक जागी किंवा लोकांच्या एकत्र जमण्याच्या जागी , गर्दी 
होणार असेल किंवा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असेल, अशा सर्व 
ठिकाणी अडथळा होऊ न देणे . 


तरी वरील उत्सव शांततेत पार पडावा मिरवणुका दरम्यान वाहतुकीचे 
नियंत्रण व नियमन करणे आवश्यक आहे व कोणताही अनुचित प्रकार न 
घडता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी, जर तणावाची परिस्थिती 
निर्माण झाली तर त्या परिस्थितीवर तात्काळ मात करता यावी , म्हणून 
" मी राज तिलक रौशन ” पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३६ प्रमाणे तुळजापूर येथील बंदोबस्तावरील सर्व 
पोलीस उप निरीक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकाऱ्यांना दि . २२ / ०९ / 
२०१९ रोजीचे ००.०१ ते दि . १४ / १० / २०१९ रोजीचे २४.०० वाजे पावेतो 
खालील प्रमाणे अधिकार प्रदान करत आहे . 


४ ) सर्व रस्त्यावर , नद्यांचे घाटांवर सार्वजनिक ठिकाणी , स्नानाचे 
कपडे धुण्याचेठिकाणी जागेमध्ये बंदोबस्त व सुव्यवस्था राखणे, कोणत्याही 
रस्त्यात सडकेजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविणे 
आणि शिंगे , कर्कश वाद्य वाजविणे यावर नियमन करणे, अगर त्यावर 
नियंत्रण ठेवणे . 


१ ) वाहतुक व गर्दी नियमन करण्यासाठी दिपक चौक ते मंदिर प्रवेश 
महाद्वार हा रस्ता वाहतुक मुक्त राहिल या ठिकाणी कोणतीही वाहने 
जाणार नाहीत . 


५) सक्षम अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाच्या कलम ३३, 
३४,३७ ते ४१,४५ या कलमान्वये केलेल्या कोणत्या नियमनात्मक आदेशांचे 
अधिन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश देणे. 


२) आपत्कालीन परिस्थित अग्निशमन वाहने व रुग्णवहिकांनाच या 
मार्गावर प्रवेश देण्यात येईल. 


६ ) जो कोणी वरील नियमनात्मक आदेशांचे कोणत्याही प्रकारे 
उल्लंघन करेल तो महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम १३४ 
प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील . 


उस्मानाबाद , १० सप्टेंबर २०१९ . 


उस्मानाबाद , १० सप्टेंबर २०१ ९ . 


. 


श्री.राजतिलक रौशन , 
पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद . 


श्री . राज तिलक रौशन , 
पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद . 


५० 


५१ 


पोलीस अधीक्षक , यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


वाहतुक नियंत्रण व नियमनात्मक आदेश 


जा . क्र.जिविशा/ नवरात्र उत्सव/ ४९ ४७/ २०१९ पो . अ . का . उस्मानाबाद. 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात दि . २२ / ०९ / २०१ ९ ते दि . १४/ १०/ २०१९ पावेतो 
शारदीय नवरात्र उत्सव साजरा होत आहे . 


पहा :- १. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा . क्र . ५१८७/ १ ९ , दिनांक २६ ऑगस्ट , २०१ ९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


आदेश 


तरी वरील उत्सव जिह्यात शांततेत पार पडावेत मिरवणुका दरम्यान 
वाहतुकीचेनियंत्रण व नियमन करणे आवश्यक आहे व कोणताही अनुचित 
प्रकार न घडता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी , जर तणावाची 
परिस्थिती निर्माण झाली तर त्या परिस्थितीवर तात्काळ मात करता यावी , 
म्हणून 

“ मी राज तिलक रौशन ” पोलीस अधीक्षक , उस्मानाबाद महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३६ प्रमाणे उस्मानाबाद जिह्यातील सर्व 
पोलीस उप निरीक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे अधिकाऱ्यांना दि .२२ / ० ९ / 
२०१९ रोजीचे ००.०० ते दि . १४/ १०/ २०१९ रोजीचे २४.०० वाजे पावेतो 
खालील प्रमाणे अधिकार प्रदान करत आहे . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/७११९/२०१९.- श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांची दिनांक २७ सप्टेंबर , २०१९ या 
( ०१) एक दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , 
मधील नियम-५० , नुसार (रजेपुढील दिनांक २८ व २९ सप्टेंबर, २०१९ या 
दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) अपवादात्मक परिस्थितीमुळे विशेष बाब 
म्हणून मंजूर करण्यात येते . 


९९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


( दोन ) 


, 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील. 


, 


जर श्री . जे . के . जोशी , हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 


श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील परिवर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र . ०२ 
अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ . यु. व्ही . इंदापुरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांनी पाहिला. 


उस्मानाबाद , ३० 

सप्टेंबर २०१ ९ . 


श्री . जे . के . जोशी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा श्री . जी . ए . देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांनी पाहिला. 


श्रीमती. एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 


उस्मानाबाद , ३० सप्टेंबर २०१९ . 


५३ 


श्रीमती. एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- १. श्री . एस . एस . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर भूम यांचे 
पत्र जा . क्र . १६७५/ १९ , दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 


५२ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


पहा :- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/(प्रशा)/ ५६४० / १ ९, दिनांक 
२१ ऑगस्ट , २०१ ९ . 


आदेश 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . काव्यावि/(प्रशा)/ ५४६४ / १९ , दिनांक २१ 

२०१ ९ . 


ऑगस्ट , 


३. श्री . जे . के . जोशी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा . क्र . ४५८०/ १९ , दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज . 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/७१२१/२०१९.- श्री . एस . एस . देशपांडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर भूम यांची दिनांक ०३ ऑक्टोंबर २०१९, ते दिनांक ०५ 

ऑक्टोंबर २०१ ९ या ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम १ ९ ८१ , मधील नियम -५०, नुसार (रजेमागील दिनांक ०२ 
ऑक्टोंबर , २०१९ या एक दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) मंजूर करण्यात 
येवून , दिनांक ०१ ऑक्टोंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ०६ ऑक्टोंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


४. श्री . जे . के . जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांनी 
दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१९ रोजी सादर केलेले विहीत नमुन्यातील वैद्यकीय 


अस्वास्थ व स्वास्थ प्रमाणपत्र . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर भूम म्हणून काम पहातील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 


जर श्री . एस . एस . देशपांडे, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर भूम म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


आदेश 


( दोन ) 


क्र.काव्यावि /( प्रशा )/७१२०/२०१९.- श्री . जे . के . जोशी , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद यांची दिनांक ३१ सप्टेंबर , २०१९ या 
( ०१ ) एक दिवसांची वैद्यकीय कारणावरुन परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम -६१, नुसार मंजूर करण्यात येतो. 


श्री . एस . एस . देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर भूम 
यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा 
कार्यभार हा सौ . व्ही . बी . पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, भूम 

यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


उस्मानाबाद , ०१ ऑक्टोंबर , २०१ ९ . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जे . के . जोशी , दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


श्रीमती. एस . एम . शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 


जर श्री . जे . के . जोशी, हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९९ ५ 


रजेवरून परत आल्यानंतर सौ.यु.व्ही.इंदापुरे या सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व.स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून काम 
पहातील 

जर सौ.यु.व्ही.इंदापुरे या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या सह 
दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन) 
सौ.यु.व्ही.इंदापुरे , दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर , व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.ए.एम.पाटणकर , ५ 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , ०२ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


वे 


, 


५४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. श्री.के.सी.कलाल , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र . ५७२० / १९ , दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०१ ९ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र.काव्यावि/( प्रशा )/ ७७०५/ २०१९- श्री.के.सी.कलाल , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद यांची दिनांक 
०४ नोव्हेंबर, २०१९ ते दिनांक ०६ नोव्हेंबर , २०१९ या ( ०३ ) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९ ८१, मधील नियम - ५० 
नुसार , (रजेमागील दिनांक ०३ नोव्हेंबर , २०१९ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०७ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.के.सी.कलाल हे ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उस्मानाबाद म्हणून काम 
पहातील . 

जर श्री.के.सी.कलाल हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद म्हणुन 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.के.सी.कलाल, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती.ए.एस.बिराजदार , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायादंडाधिकारी, प्र.वर्ग , उस्मानाबाद 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , ०२ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


५६ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. श्री.ए.ए.शिंदे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा.क्र . ५७०१/ १९ , दिनांक ०१ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये सादर 
केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि/(प्रशा )/ ७७०७/ २०१९- श्री.ए.ए.शिंदे, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०१ ९ या ( ०५ ) 
पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ , 
मधील नियम - ५० नुसार , (रजेमागील दिनांक ०३ नोव्हेंबर , २०१ ९ आणि 
रजेपुढील दिनांक ० ९ व १० नोव्हेंबर , २०१९ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत 

मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.ए.ए.शिंदे हे ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
अतिरिक्त 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद म्हणून काम 
पाहतील. 

जर श्री.ए.ए.शिंदे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.ए.ए.शिंदे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.एन.जी.गोसावी. ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , ०२ नोव्हेंबर , २०१९ . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


वरिष्ठ स्तर , व 


- 


५५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. सौ.यु.व्ही.इंदापुरे, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र .५७२९/ १९ , दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०१९ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश 
निर्गमीत करितात 

आदेश 
क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ७७०६/२०१९- सौ.यु.व्ही.इंदापुरे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व.स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद यांची दिनांक ०५ 
नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१ ९ या ( ०४ ) चार दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१, मधील नियम- ५० नुसार 
(रजेपुढील दिनांक ०९ व १० नोव्हेंबर, २०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) मंजूर करण्यात येवून , दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 


९९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


५७ 


५८ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा- १.जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/(प्रशा )/ ७२५५/ १९ , दिनांक 
०७ ऑक्टोंबर , २०१ ९ . 


पहा- १.जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ७१५७/ १९ , दिनांक 
०३ ऑक्टोंबर , २०१ ९ . 


२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा )/ ७४८२/ १९ , दिनांक १८ 
ऑक्टोंबर , २०१ ९ . 


२. श्री.जे.के.जोशी , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा.क्र .५३६४/ १ ९ , दिनांक ०५ ऑक्टोंबर , २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 


३. श्री.जी.ए.देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
उस्मानाबाद यांचे पत्र जा.क्र . ५६१५/ १९ , दिनांक २२ ऑक्टोंबर , २०१९ 
अन्वये सादर केलेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


आदेश 


आदेश 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ७६२७/ २०१९- श्री.जी.ए.देशपांडे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद 
यांची दिनांक १८ व १९ ऑक्टोंबर , २०१९ या (०२) दोन दिवसांची अर्जित 
रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १ ९ ८१, मधील नियम - ५० नुसार , 
(रजेपुढील दिनांक २० व २१ ऑक्टोंबर , २०१ ९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या 
फायद्यासह ) अपवादात्मक परिस्थितीत विशेष बाब म्हणून कार्योत्तर मंजुर 
करण्यात येते . 


क्र.काव्यावि /(प्रशा )/ ७२५५/ २०१९- श्री.जे.के.जोशी , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांची दिनांक ० ९ ऑक्टोंबर , २०१९ ते दिनांक १ ९ 
ऑक्टोंबर , २०१ ९ या ( ११) अकरा दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम - ५० नुसार , (रजेमागील दिनांक 
०८ ऑक्टोंबर , २०१ ९ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) दिनांक 
२० ऑक्टोंबर , २०१९ रोजीच्या न्यायीक अधिकारी यांच्या कार्यशाळेस 
उपस्थित राहण्याच्या अटीवर मंजुर करण्यात येवून , दिनांक ०७ ऑक्टोंबर , 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २० ऑक्टोंबर, २०१९ 
रोजीच्या न्यायीक अधिकारी यांच्या कार्यशाळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.जी.ए.देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, उस्मानाबाद म्हणून काम 
पहात आहेत . 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.जे.के.जोशी, हे दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहातील . 


जर श्री.जी.ए.देशपांडे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


जर श्री.जे.के.जोशी हे सदरील रजेवर गेले नसते तर , ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 


( दोन ) 


( दोन ) 


श्री.जी.ए.देशपांडे, २ रे दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र . ०२ अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा आणि 
संदर्भीय आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्या न्यायालयाचा दिनांक १८ व 
१ ९ ऑक्टोंबर , २०१९ कार्यभार हा श्री . ए.ए.शिंदे. ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद 
यांनी पाहिला. 


श्री.जे.के.जोशी दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व संदर्भीय 
आदेश क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला सचिव जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , उस्मानाबाद यांच्या पदाचा दिनांक ०८ ऑक्टोंबर २०१ ९ 
कार्यभार हा श्री.ए.जी.देशपांडे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 


व 


उस्मानाबाद , ०७ ऑक्टोंबर , २०१९ . 


उस्मानाबाद , २४ ऑक्टोंबर , २०१९ . 


श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९९ ७ 


आदेश 


क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ७३१३/ २०१९- श्री.एम.डी.ठोंबरे, दिवाणी न्यायाधीश, 
क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , कळंब यांची दिनांक ०३ ऑक्टोंबर , 
२०१९ ते दिनांक ०६ ऑक्टोंबर , २०१९ या ( ०४) चार दिवसांची वैद्यकीय 
कारणावरून परीवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , 
मधील नियम - ६१ नुसार मंजुर करण्यात येते. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.एम.डी.ठोंबरे हे दिवाणी न्यायाधीश, 
क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब म्हणून काम पहात आहे . 

जर श्री.एम.डी.ठोंबरे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब म्हणुन कार्यरत 
राहिले असते . 


( दोन ) 


५ ९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . Hkw/ Admn/ 7153 / 19 , 
दिनांक ०४ ऑक्टोंबर , २०१९ . 

२. श्री.एम.डी.ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , कळंब यांचे पत्र 
जा.क्र . ४१६ ९/ १९ , दिनांक ०७ ऑक्टोंबर , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा इ- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ७२५४/ २०१ ९- श्री.एम.डी.ठोंबरे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, कळंब यांची दिनांक ०९ ऑक्टोंबर, 
२०१ ९ ते दिनांक ११ ऑक्टोंबर, २०१९ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम - ५० नुसार , 
(रजेमागील दिनांक ०८ ऑक्टोंबर , २०१९ आणि रजेपुढील दिनांक १२ व 
१३ ऑक्टोंबर , २०१९ या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजुर 
करण्यात येवून , दिनांक ०७ ऑक्टोंबर , २०१९ , रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १४ ऑक्टोंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.एम.डी.ठोंबरे हे दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब म्हणून काम पहातील. 

जर श्री.एम.डी.ठोंबरे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब म्हणुन 
कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.एम.डी.ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्र.वर्ग, कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.एम.बी.कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , कळंब यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , ०७ ऑक्टोंबर , २०१९ . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


श्री.एम.डी.ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, 
प्र.वर्ग , कळंब यांच्या सदरील परावर्तीत रजेच्या कालावधीत संदर्भीय 
आदेश क्र .०२ अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.एम.बी.कुडते , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , कळंब 
यांनी पाहिला. 


उस्मानाबाद , १० ऑक्टोंबर , २०१ ९ . 


श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


६१ 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ७३५ ९/ १ ९, दिनांक 
१५ ऑक्टोंबर , २०१ ९ . 


२. श्रीमती आर.जे.राय , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१, उस्मानाबाद यांनी 
दिनांक २२ ऑक्टोंबर, २०१९ रोजी सादर केलेला विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजेचा अर्ज. 


६० 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा-१ . श्री.एम.डी.ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , कळंब यांचे 
पत्र जा.क्र .४१०८ / १९ , दिनांक ०३ ऑक्टोंबर , २०१ ९ अन्वये प्राप्त झालेला 
विहीत नमुन्यातील परावर्तित रजेचा ई- मेल संदेश . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


आदेश 


( सोबत - विहित नमुण्यातील वैद्यकीय अस्वास्थ प्रमाणपत्र .) 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ७१५९ / १९, दिनांक ०३ 
ऑक्टोंबर , २०१ ९ . 

३. श्री.एम.डी.ठोंबरे, दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , कळंब यांचे पत्र 
जा.क्र .४१६७/ १ ९ , दिनांक ७ ऑक्टोंबर , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला विहित 
नमुन्यातील वैद्यकीय स्वास्थ प्रमाणपत्र . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ७५६४/ २०१ ९- श्रीमती आर.जे.राय , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ , उस्मानाबाद यांची दिनांक १४ ऑक्टोंबर , २०१ ९ ते दिनांक 
१६ ऑक्टोंबर , २०१ ९ या ( ०३) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (रजा ) नियम १ ९ ८१, मधील नियम - ५० नुसार, (रजेमागील दिनांक 
१२ व १३ ऑक्टोंबर , २०१९ या दोन दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) 
कार्योत्तर मंजुर करण्यात येवून , दिनांक १२ ऑक्टोंबर , २०१९, रोजी पासून 
ते दिनांक १७ ऑक्टोंबर , २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्यास कार्योत्तर परवानगी देण्यात येते . 


९९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , 


शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती.आर.जे.राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१, उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहे . 

जर श्रीमती.आर.जे.राय हया सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१, उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती.आर.जे.राय , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, उस्मानाबाद यांच्या 
सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश क्र . ०१ 
अन्वये त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती.एन.एच.मखरे , जिल्हा 
न्यायाधीश-३, उस्मानाबाद यांनी पाहीला. 
उस्मानाबाद , २२ ऑक्टोंबर , २०१९ . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 
प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


आदेश 
क्र.काव्यावि /(प्रशा)/७७७७/ २०१९- श्रीमती.ए.एस.बिराजदार , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांची दिनांक ४ 
नोव्हेंबर, २०१९ व दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीची ( ०३) तीन दिवसांची 
अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम - ५० 
नुसार , मंजूर करण्यात येवुन (रजेमागील दिनांक ०३ नोव्हेंबर २०१९ या एक 
दिवसाच्या सुट्टीचा फायदा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येतो.) दिनांक ०२ नोव्हेंबर, 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०७ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती.ए.एस.बिराजदार या २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद म्हणून 
काम पहातील . 

जर श्रीमती.ए.एस.बिराजदार या सदरील रजेवर गेल्या नसत्या तर , २ 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद 
म्हणुन कार्यरत राहिल्या असत्या . 

( दोन ) 
श्रीमती.ए.एस.बिराजदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ 
सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार आणि संदर्भीय आदेश 
क्र . ०१ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद कार्यभार व संदर्भीय 
आदेश क्र . ०२ अन्वये त्यांच्याकडे ठेवण्यात आलेला ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , उस्मानाबाद कार्यभार 
हा श्री.व्ही.बी.शेट्टी . ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
उस्मानाबाद , ४ नोव्हेंबर , २०१ ९. 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


६२ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. श्री.जे.डी.वडणे , जिल्हा न्यायाधीश- १ , भूम यांचे पत्र जा.क्र . 
१८३ ९/ १९ , दिनांक १५ ऑक्टोंबर , २०१९ अन्वये प्राप्त झालेला विहीत 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र.काव्यावि/( प्रशा )/७४०८ / २०१९- श्री.जे.डी.वडणे, जिल्हा न्यायाधीश 
१ , भूम यांची दिनांक १५ ऑक्टोंबर , २०१ ९ ते दिनांक १७ ऑक्टोंबर , २०१ ९ 
या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१ ९८१, मधील नियम - ५० नुसार, मंजूर करण्यात येवुन , दिनांक १५ 
ऑक्टोंबर, २०१९, रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पासून ते दिनांक १८ ऑक्टोंबर, 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.जे.डी.वडणे, जिल्हा न्यायाधीश- १, भूम 
म्हणून काम पहातील . 

जर श्री.जे.डी.वडणे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- १, भूम म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.जे.डी.वडणे , जिल्हा न्यायाधीश- १ , भूम यांच्या सदरील अर्जित 
रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.आर.व्ही.उत्पात , 
जिल्हा न्यायाधीश-२, भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , १५ २०१९ . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


व 


ऑक्टोंबर , 


६४ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि /(प्रशा)/७७०३/ १९ , दिनांक 
०२ नोव्हेंबर , २०१९ . 

२. श्री.एम.बी.कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कळंब 
यांचे पत्र जा.क्र . ४४१० / १९ , दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र.काव्यावि/(प्रशा)/७७७८ / २०१९- श्री.एम.बी.कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , कळंब यांची दिनांक ०२ नोव्हेंबर , 
२०१९ या ( ०१ ) एक दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९ ८१, मधील नियम - ५० नुसार , ( रजेपुढील दिनांक ०३ नोव्हेंबर 
२०१९ या एक दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) अपवादात्मक परिस्थितीत 
विशेष बाब म्हणून मंजुर करण्यात येवून , दिनांक ०२ नोव्हेंबर , २०१९ 
रोजीपासून ते दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.एम.बी.कुडते हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, कळंब म्हणून काम पहातील . 

जर श्री.एम.बी.कुडते हे सदरील रजेवर गेले नसते तर , ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, कळंब म्हणुन कार्यरत 
राहिले असते . 


, 


६३ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि /(प्रशा)/७४५२ /१९ , दिनांक 
१७ ऑक्टोंबर , २०१ ९ . 

२. जिल्हा न्यायालय आदेश क्र.काव्यावि /( प्रशा)/७७०५/१९ , दिनांक ०२ 
नोव्हेंबर , २०१९ . 

३. श्रीमती.ए.एस.बिराजदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर, उस्मानाबाद 
यांचे पत्र जा.क्र . ५७४ ९/ १९ , दिनांक ०४ नोव्हेंबर , २०१९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


९९९ 


( दोन ) 
श्री.एम.बी.कुडते , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व 
न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, कळंब यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा व संदर्भीय आदेश क्र .०१ अन्वये त्यांच्याकडे 
ठेवण्यात आलेला दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधीकारी, 
प्र.वर्ग कळंब यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा सौ .आर.आर .कुलकर्णी, २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , कळंब 
यांच्याकडे ठेवण्यात येतो. 
उस्मानाबाद , २ नोव्हेंबर , २०१९ . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


नियम १९८१, मधील नियम- ५० नुसार , (रजेमागील दिनांक ० ९ व १० 
नोव्हेंबर , २०१९ या दोन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर करण्यात 
येवुन , दिनांक ०८ नोव्हेंबर , २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

ते 
दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.एम.जी.देशपांडे हे जिल्हा न्यायाधीश 
१ , उस्मानाबाद म्हणून काम पाहतील . 

जर श्री.एम.जी.देशपांडे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश- १ , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले असते . 

( दोन ) 
श्री.एम.जी.देशपांडे,जिल्हा न्यायाधीश- १ , उस्मानाबाद यांच्या सदरील 
अर्जित रजेच्या / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा 
श्री.एम.आर.नेरलेकर, जिल्हा न्यायाधीश-२, उस्मानाबाद यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो 
उस्मानाबाद , ०६ नोव्हेंबर , २०१९ . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


६७ 


६५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. श्री.के.के.खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , भूम 
यांचे पत्र जा.क्र . ३३८५/ १ ९ , दिनांक ०५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये प्राप्त 
झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ७८१९/ २०१९- श्री.के.के.खोमणे, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , यांची दिनांक ०५ नोव्हेंबर , 
२०१९ ते दिनांक १४ नोव्हेंबर , २०१९ या ( १० ) दिवसांची अर्जित रजा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१ , मधील नियम- ५० नुसार , मंजूर 
करण्यात येवुन , दिनांक ०५ नोव्हेंबर, २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपासुन ते 
दिनांक १५ नोव्हेंबर , २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.के.के.खोमणे हे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग , भूम म्हणून काम पहातील . 

जर श्री.के.के.खोमणे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, भूम म्हणून कार्यरत राहिले 


भूम 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. श्री.आर.बी.खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , तुळजापूर यांचे पत्र जा.क्र . ३८११/ १९ , दिनांक ०६ नोव्हेंबर , २०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा ई- मेल संदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 


आदेश 


क्र.काव्यावि/(प्रशा )/ ७८५२/ २०१९- श्री.आर.बी.खंदारे, २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , तुळजापूर यांची 
दिनांक ०६ व ०७ नोव्हेंबर , २०१ ९ या ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (रजा) नियम १९ ८१, मधील नियम-५० नुसार , मंजूर करण्यात 


असते . 


येते . 


( दोन ) 
श्री.के.के.खोमणे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क.स्तर , व न्यायादंडाधिकारी, 
प्र.वर्ग, भूम यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या/ सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 
न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री.डी.जी.पटवे, २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क.स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, भूम यांच्याकडे ठेवण्यात येतो 
उस्मानाबाद , ०५ नोव्हेंबर , २०१९ . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


६६ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १. श्री.एम.जी.देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-१, उस्मानाबाद यांचे 
पत्र जा.क्र.७८०२/ १९ , दिनांक ०५ नोव्हेंबर , २०१ ९ अन्वये सादर केलेला 
विहीत नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमीत 
करितात - 

आदेश 
क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ७८५१/ २०१ ९- श्री.एम.जी.देशपांडे,जिल्हा न्यायाधीश 
१ , उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ नोव्हेंबर , २०१९ ते दिनांक १३ नोव्हेंबर , 
२०१ ९ या ( ०३ ) तीन दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री.आर.बी.खंदारे हे २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, तुळजापूर म्हणून 
काम पहातील. 

जर श्री.आर.बी.खंदारे हे सदरील रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग , तुळजापूर 
म्हणून कार्यरत राहिले असते. 

( दोन ) 
श्री.आर.बी.खंदारे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , व 
न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर यांच्या सदरील अर्जित रजेच्या कालावधीत 
त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्रीमती.एम.पी.जसवंत , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क.स्तर, न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर यांच्याकडे ठेवण्यात 
येतो . 
उस्मानाबाद , ०६ नोव्हेंबर , २०१९ . 

श्रीमती.एस.एम.शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद 


१००० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१ ९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९४१ 


भाग १ - पुरवणी 


६८ 


श्री ए.आर.सुर्वे हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच 
पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री ए.आर.सुर्वे, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचा दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल. 
लातूर , २२ ऑक्टोबर ,२०१९ . 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

लातूर 


७० 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९, दिनांक १४/ ०७/ 
२०१९ . 

२) श्रीमती जी.पी.कवडीकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२, लातूर यांची 
दिनांक १४ / १० / २०१९ व १५/ १० / २०१ ९ पर्यंतची ( २) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ६८२६/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्रीमती जी.पी.कवडीकर, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२, व सहाय्यक 
सत्र न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक १४/ १०/ २०१९ व १५/ १०/ २०१ ९ 
पर्यंतची (०२) दिवसांची उपभोगलेली अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत 
आहेत . 

श्रीमती जी.पी.कवडीकर ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात आले होते . 

श्रीमती जी.पी.कवडीकर ह्या रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्रीमती जी.पी.कवडीकर, यांचं अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 
लातूर , १७ ऑक्टोबर, २०१ ९ . 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९, दिनांक १५/ ०७/ 
२०१९ . 


२) श्री एस.डी.ठाकरे , जिल्हा न्यायाधीश- १. अहमदपूर यांचा दिनांक 
२३/ १०/ २०१९ व २४/ १०/ २०१९ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग). जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ६ ९ ५३ / २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री एस.डी.ठाकरे , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदपूर यांची दिनांक २३ /१०/ २०१९ व २४ / १०/ २०१९ पर्यंतची 
( ०२) दिवसांची अर्जित रजा , कार्योत्तर मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
दिनांक २२/ १०/ २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २५/ १० / 
२०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


६ ९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९, दिनांक १५/ ०७ / 
२०१ ९ . 

२) श्री ए.आर.सुर्वे, दिवाणी न्यायाधीश, व.स्तर, अहमदपूर यांचा दिनांक 
०१/ ११/ २०१९ व ०७/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०७) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


श्री एस.डी.ठाकरे, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री एस.डी.ठाकरे , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदपूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र.काव्यावि/( प्रशा)/ ६९ ५२/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 
ह्या श्री ए.आर.सुर्वे, दिवाणी न्यायाधीश . व.स्तर , अहमदपूर यांची दिनांक 
०१/११/ २०१ ९ ते ०७/ ११/ २०१९ पर्यंतची (०७) दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर 
करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०१ / ११/ २०१ ९ रोजी 

पासून 

ते दिनांक 
०८ /११ / २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री एस.डी.ठाकरे , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल. 


लातूर , २२ ऑक्टोंबर , २०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


श्री ए.आर.सुर्वे हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


१००१ 


७१ 


श्री व्ही.बी.गुळवे -पाटील , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 


श्री व्ही.बी.गुळवे-पाटील , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री व्ही.बी.गुळवे- पाटील , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 


लातूर , ०७ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९, दिनांक १५/ ०७/ 
२०१९ . 

२) श्री जे.एम.दळवी, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-३, लातूर यांची दिनांक 
०१/ ११/ २०१९ व ०५/ ११/ २०१९ पर्यंतची (०५ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्र.काव्यावि /( प्रशा)/ ६९ ५४/ २०१ ९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर ह्या श्री जे.एम.दळवी, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-३ व सहाय्यक सत्र 
न्यायाधीश , लातूर यांची दिनांक ०१/ ११/ २०१ ९ ते ०५ /११/ २०१ ९ पर्यंतची 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा, मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना उपरोक्त 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री जे.एम.दळवी , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री जे.एम.दळवी , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- ३ व सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री जे.एम.दळवी , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 
लातूर , २२ ऑक्टोंबर , २०१९ . 

वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


७३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९ दिनांक १५/ ०७/ 
२०१९ 


२) श्री बी.व्ही.दिवाकर , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 
उदगीर यांचा दिनांक ०१/ ११/ २०१९ ते ०२/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 


३) अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


७२ 


क्रमांक काव्यावि(प्रशा)/ ७१४२/ २०१ ९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री बी.व्ही.दिवाकर , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व 
प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, उदगीर यांची दिनांक ०१ / ११/ २०१ ९ व ०२/ ११ / 
२०१९ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा, कार्योत्तर मंजुर करीत आहेत . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९ दिनांक १५/ ०७/ 
२०१९ 


श्री बी.व्ही.दिवाकर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


२) श्री व्ही.बी.गुळवे-पाटील , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांचा दिनांक ०७/ ११/ २०१९ ते १२/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०६) दिवसांची 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्री बी.व्ही.दिवाकर , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, उदगीर 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 


श्री बी.व्ही.दिवाकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 


लातूर , ०४ नोव्हेंबर, २०१९ . 


क्रमांक काव्यावि( प्रशा)/ ७२३४/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर ह्या श्री व्ही.बी.गुळवे-पाटील , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, लातूर यांची दिनांक ०७/ ११/ 
२०१ ९ ते १२/११/ २०१ ९ पर्यंतची (०६ ) दिवसांची अर्जित रजा, मंजुर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०६ / ११/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक १३/११/ २०१९ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


वृषाली व्ही . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर 


१००२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , शके १९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


७४ 


श्री डी.पी.रागीट , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४ / २०१९ दिनांक १५/ ०७ / 
२०१९ 


२) श्री एन.के.मणेर , जिल्हा न्यायाधीश-२, उदगीर यांचा दिनांक ०१ / 
११/ २०१९ ते ०२/११/ २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 


श्री डी.पी.रागीट , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल. 

श्री डी.पी.रागीट , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


लातूर , ०१ नोव्हेंबर , २०१ ९ . 


आदेश 


वृषाली व्ही . जोशी , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 


७६ 


क्रमांक काव्यावि ( प्रशा)/ ७१७२/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री एन.के.मणेर, जिल्हा न्यायाधीश-२ , अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
उदगीर यांची दिनांक ०१ /११/ २०१ ९ व ०२/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्यापुढे दिनांक ०३/ ११/ २०१९ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या 
सुट्टीच्या लाभासह कार्योत्तर मंजुर करीत आहेत . 

श्री एन.के.मणेर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात आले होते . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१९ , दिनांक १५/ ०७ / 
२०१९ . 


२ ) श्री के.एम.कायंगुडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , व.स्तर, लातूर यांची 
दिनांक ०१/ ११/ २०१९ व ०२ /११/ २०१९ पर्यंतची (०२) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज 


श्री एन.के.मणेर , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती जिल्हा 
न्यायाधीश-२, व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , उदगीर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली होती . 

श्री एन.के.मणेर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१ ९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात आला होता . 


३ ) अधिक्षक ( प्रशसन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


आदेश 


लातूर , ०६ नोव्हेंबर , २०१९ . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


क्रमांक काव्यवि(प्रशा)/ ७०२३/ २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हया श्री के.एम.कायंगुडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , लातूर यांची दिनांक ०१/११/ २०१९ व 
०२/ ११ / २०१ ९ पर्यंतची (०२) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक 
०३/ ११/ २०१९ रोजी रविवार निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजूर 
करीत आहे तसेच त्यांना मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री के.एम.कायंगुडे हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचेपुर्वीच्याच 
पदावर नेमण्यात येईल . 


७५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४/ २०१ ९ दिनांक १५/ ०७/ 
२०१९ 

२) श्री डी.पी.रागीट , जिल्हा न्यायाधीश- ४, लातूर यांची दिनांक ०१ / 
११/ २०१९ ते ०२/ ११/ २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 


श्री के.एम.कायंगुडे हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्री के.एम.कायंगुडे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचेन्यायालयाचा 
कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या संदर्भीय आदेशाप्रमाणे 
ठेवण्यात येईल . 


लातूर , ०१ नोव्हेंबर , २०१९ . 


क्रमांक काव्यावि(प्रशा)/ ७०२४/ २०१ ९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्री डी.पी.रागीट , जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, लातूर यांची दिनांक ०१/११/ २०१९ व ०२/ ११/ २०१९ पर्यंतची 
( ०२) दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्यापुढेदिनांक ०३/ ११/ २०१९ रोजी रविवार 
निमित्त असलेल्या सुट्टीच्या लाभासह मंजुर करीत आहेत . तसेच त्यांना 
उपरोक्त कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


१००३ 


७७ 


औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे. यासाठी पोलीस अधिक्षक, ग्रामीण यांनी 
पत्रान्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३) चे आदेश दिनांक ११/ ११/ २०१९ चे 
००.०० वाजे पासून दिनांक २६/ ११/ २०१९ रोजीचे २४.०० वाजे पावेतोचा 
बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद (ग्रामीण) भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ) आणि ३७ ( ३ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी , जिल्हादंडाधिकारी 
औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद ग्रामीण भागात 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य कोणत्याहीठिकाणी 
अथवा त्यांचा जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा- १) जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक ३०४ / २०१ ९, दिनांक १५/०७ / 
२०१९ . 

२) श्रीमती एस.एम.टाकळीकर , जिल्हा न्यायाधीश- ३ , लातूर यांची 
दिनांक ०७/११/ २०१९ व ०८ /११/ २०१९ पर्यंतची ( ०२) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

३) अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर यांचा रजेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

आदेश 
क्रमांक काव्यवि( प्रशा)/ ७१ ९९ / २०१९- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर ह्या श्रीमती एस.एम.टाकळीकर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, लातूर यांची दिनांक ०७/ ११/ २०१९ व ०८/ ११/ २०१९ पर्यंतची 
( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पुढे दिनांक ०९/ ११/ २०१ ९ व १० / ११/ 
२०१९ रोजी दुसरा शनिवार व रविवार निमित्त असलेल्या सुट्ट्यांच्या 
लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक ०६/ ११/ २०१९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून ते दिनांक ११/ ११/ २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

श्रीमती एस.एम.टाकळीकर , ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचेपुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती एस.एम.टाकळीकर , ह्या रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 
नियुक्ती जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

श्रीमती एस.एम.टाकळीकर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाच्या दिनांक १५/ ०७/ २०१९ च्या 
संदर्भीय आदेशाप्रमाणे ठेवण्यात येईल . 
लातूर , ०६ नोव्हेंबर , २०१९ . 

वृषाली व्ही . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर 


१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी, भाले , दंडे,बंदुका , रिव्हाल्वर, सुरे, काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 


२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 


३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळाकरुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही . 


७८ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही ,गाणेकिंवा त्यांचेध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 


संदर्भ :- पोलीस अधिक्षक , ग्रामिण यांचे पत्र क्रमांक जिवीशा/ औ/ का व 
सू-/ २०१ ९-३०१८ दिनांक ११/ ११/ २०१९ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 


आदेश 


६. अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये.सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , 
चिन्हे , फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये . 
त्यांचे प्रदर्शन करु नयेकिंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच आणखी 
असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत 
पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास 
व निदर्शने,धरणे,मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत 
आहे . 


क्र .२०१९ / गृहशाखा/ दंडवि/ कावी-५८८:- ज्या अर्थी, माझ्या असे निदर्शनास 
आणून देण्यात आले आहे की , दिनांक ९/११/ २०१९ रोजी अयोध्या संदर्भाने 
मा . सर्वोच्च न्यायालयाचेनिकालासंदर्भाने काही प्रतिक्रिया उमटू 
औरंगाबाद ग्रामिण हद्दीत विशेष लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे . तसेच दिनांक 
१०/ ११/ २०१ ९ ते १३/ ११/ २०१ ९ पावेतो कचनेर यात्रा तसेच दिनांक १६ /११/ 
२०१ ९ ते ०१ / १२/ २०१ ९ दरम्यान औरंगाबाद ग्रामिण हद्दीतील शेक्टा येथे 
उरुस यात्रा सुरु होत असून सदर दोन्ही ठिकाणी जैन व मुस्लिम बांधवांची 
मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते करीता यात्रा काळात विशेष लक्ष ठेवणे गरजेचे 
आहे .. 


नये म्हणून 


१००४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , 


शके १ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक , मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 


शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती व्यतीरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी 
अथवा त्यांचा जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 

१. सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी , भाले , दंडे, बंदुका, रिव्हाल्वर , सुरे , काट्या किंवा लाठ्या किंवा 
शारीरिक इजा करण्यासाठी वापराता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू 
जवळ बाळगणार नाही . 

२. कोणताही क्षार , द्रव्यपदार्थ , दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
जवळ बाळगणार नाही . 

३. दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टिक द्रव्ये गोळाकरुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही. तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार नाही किंवा तयार करणार नाही . 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दी पावेतो ११/ ११/ २०१९ चे 
00.00 वाजे पासून दि . २६ / ११ / २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजपर्यंत अंमलात 
राहतील . 


हा आदेश दिनांक | ११/ २०१९ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे . 


४. कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजुन देखाव्याच्या 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा जाहिपणे 
असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे 
प्रदर्शन करणार नाही. 


औरंगाबाद , ११ नोव्हेंबर , २०१९ 


उदय चौधरी 


जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद 


७ ९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
संदर्भ :- पोलीस अधिक्षक , ग्रामिण यांचे पत्र क्रमांक जिवीशा/ औ / का व 
सू- / २०१ ९-३० ९ ५ दिनांक २६/ ११/ २०१९ . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे ३७ (१ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये खालील 

आदेश 


क्र .२०१९ / गृहशाखा/ दंडवि / कावी-६१७ :- ज्या अर्थी, माझ्या असे निदर्शनास 
आणून देण्यात आले आहे की , दिनांक १६/११/ २०१९ पासून पोलीस स्टेशन 
करमाड हद्दीतील शेकटा येथे अब्दुलमिया बाबा यांचे वार्षिक उरुस यात्रा 
दिनांक १/ १२/२०१९ पावेतो चालू राहणार आहे. दिनांक २३/ ११/ २०१ ९ 
रोजी महाराष्ट्रात नवीन सरकार अस्तित्वात आले असून पाठींब्यावर वाद 
चालू असुन महाराष्ट्रात शिवसेना पक्ष प्रबळ असुन निकाल विरोधात 
गेल्यास महाराष्ट्रात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकरीता अत्यंत 
बारकाईने लक्ष ठेवून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नयेम्हणून प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागू 

असणे गरजेचे आहे . 
औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनाने 
परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता यावे. यासाठी पोलीस अधिक्षक , ग्रामीण यांनी 
पत्रान्वये जिल्हा अंतर्गत जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ३७ ( ३ ) चे आदेश दिनांक २७/ ११/ २०१९ चे 
00.00 वाजे पासून दिनांक ११/१२/ २०१ ९ रोजीचे २४.०० वाजे पावेतोचा 
बंदी आदेश निर्गमित होणेस विनंती केली आहे . 


५. जाहीरपणे घोषणा देणार नाही,गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . 

६. अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षीतता धोक्यात येईल 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची वृत्ती दिसून येत असेल अशी 
आवेशपुर्ण भाषणे करु नये.सोंग अगर हाव भाव करु नये आणि अशी चित्रे , 
चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस किंवा वस्तु तयार करु नये . 
त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करु नये. तसेच आणखी 
असेही आदेशीत करीत आहे की , संपुर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत 
पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास 
व निदर्शने,धरणे ,मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत 
आहे . 

हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह , अत्यंयात्रा , धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही. 
अशा मिरवणूकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त 
जमण्यासाठी सभा , मिरवणूक , मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास 
परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामीण ) जिल्हा पोलीस 
अधिक्षक , आणि तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामीण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दी पावेतो पुर्वलक्षी प्रभावाने 
दिनांक २७/११/ २०१९ चे ००.०० वाजे पासून दि . ११/ १२/ २०१९ रोजीचे 
२४.०० वाजपर्यंत अंमलात राहतील . 


हा आदेश दिनांक 

/ ११/ २०१ ९ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात आलेला आहे. 


औरंगाबाद, ११ नोव्हेंबर , २०१९ 


त्या अर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ( ग्रामीण) भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ (३ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , उदय चौधरी , जिल्हादंडाधिकारी 
औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद ग्रामीण भागात 


उदय चौधरी 


जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


१००५ 


८० 


पोलीस उप आयुक्त मुख्यालय यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये 
आदेश 


( मुख्यालय ) औरंगाबाद शहर असे आदेशित करीत आहे . की , औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ति 
व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही 
व्यक्ती. 


आदेश 


क्र . विशा-५/ आदेश/ औ.बाद/ २०१९ -५०६१: - ज्या अर्थी माझे असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस 
आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे 
त्यांच्या निरनिराळया मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात आलेले आहे . 


( अ ) शस्त्रे , सोटा, तलवार , भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , काठया किंवा 
लाठया , किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही . 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही . 

( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने 
बाळगु नये, जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही. 

( ड) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेतेकिंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 
करणार नाही. 


दि . १२/ ११/ २०१९ रोजी गरु नानक जयंती आहे. 


दि .२० / ०९ / २०१९ रोजी बालदिन व पंडीत जवाहरलाल नेहरु जयंती आहे . 

मा . सर्वोच्च न्यायालयाने आयोध्या प्रकरणी निकाल दिलेला असून 
सदर निकालास काही राजकीय पक्ष संघटनेकडून नाराजी व्यक्त करण्यात 
आली असून त्यांचेकडून त्याबाबत आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 


( इ) जाहीरपणे घोषणा करु , नये गाणे किंवात्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये. 


आहे . 


महाराष्ट्र राज्यात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू केला. त्याचेविरोधात 
शहरात आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे . 


( फ ) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर निमिमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल . किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करु नये, सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये, त्याचे 
प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेसे प्रसार करु नये . 


पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्याने नुमसान भरपाई 
तात्काळ मिळावी या मागणीसाठी शेतकरी संघटना, राजकिय पक्ष यांचे 
वतीने रास्तारोको, निदर्शने , आंदोलने करण्याची शक्यता आहे . 

महानगरपालिका/जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबादच्या वतीने शहरातील 
आगामी काळात धार्मिक स्थळांची अतिक्रपणे काढण्या करिता तसेच कर 
वसुली मोहीम मोठया प्रमाणावर राबविण्यात येण्याची शक्यता असुन सदर 
बाबत स्थानिक नागरीकांकडून व लोकप्रतिनीधी कडून विरोध होवुन कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 

म.रा.विद्युत वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात वीज ग्राहकांकडून होत 
असलेली वीजे चोरी संदर्भात विद्युत मीटर चेक करण्यात येत असल्यामुळे 
तसेच विद्युत खंडणानामुळे नागारीकांमध्ये असंतोष आहे . 

औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत. विविध कामगार 
संघटना व व्यवस्थापन यांच्यात पगार वाढ व इतर मागण्यासाठी वाद असून 
कामगाराचे उपोषण / द्वारसभा/ धरणे /निदर्शने / मो सारख्या आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम घेण्यात येतात . 

ऑटोरिक्षा, हेल्मेटसक्ती बाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
वाहतुक शाखेची मोहीम चालु असून त्यांचेकडून बंद , निदर्शने या सारखे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे . 


तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तिना सार्वजनिक 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . हा आदेश अत्यविधी , विवाह समारंभ 
आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय 
कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , आणि 
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी 

नुसार 

घेतलेल्या 
कार्यक्रमांना हा आदेश 

लागु 

होणार नाही . 
सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक 
१२ / ११/ २०१९ चे ००.०१ वाजे 

पासून ते दि . २६/ ११/ २०१९ चे २४.०० 
वाजेपावेतो लागु राहील . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ति ही महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील . 

मी पुढे असेही नमुद करतो की , सदरचा आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
राजपत्रात समविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक ११ / ११ / 
२०१९ रोजी काढण्यात आला आहे . 


औरंगाबाद , १२ सप्टेंबर , २०१९ . 


म.न.पा. औरंगाबाद यांचेकडून औरंगाबाद शहरात लावण्यात आलेले 
अनाधिकृत होडींग ,बॅनर्स तसेच अवैध नळ जोडणी काढण्याची मोहीम सुरु 
करण्यात आलेली असून त्यास काही पक्ष ,संघटना , नागरीकांकडून विरोध 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक 
शांतता, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी , महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी मिना मकवाना ,, पोलीस उप आयुक्त , 


मिना मकवाना, 
पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय ) , 

औरंगाबाद शहर . 


१००६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, 


शके 


१ ९ ४१ 


भाग १ - पुरवणी 


८१ 


संघर्ष चालू असून 


महाराष्ट्रात सरकार स्थापनेच्या कारणवरून राजकीय पक्षात सत्ता 

त्यांचे 

कडून मोर्चा/ धरणे/निदर्शने /बंद इत्यादी प्रकारची 
आंदोलने होण्याची शक्यता आहे. 

वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये आणि सार्वजनिक 
शांतता , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी, महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी मिना मकवाना,, पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) औरंगाबाद शहर असे आदेशित करीत आहे . की , औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या व्यक्ति 
व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही 
व्यक्ती. 

( अ ) शस्त्रे, सोटा , तलवार , भाले , दंडे, बंदुका , सुरे , काठया किंवा 
लाठया , किंवा शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार नाही . 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही. 

( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची साधने 
बाळगु नये , जमा करु नये किंवा तयार करणार नाही . 

( ड) कोणत्याही व्यक्तिची प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन 
करणार नाही . 

( इ ) जाहीरपणे घोषणा करु, नये गाणे किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये . 

( फ ) अशा प्राधिकाऱ्यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर निमिमत्ता यास 
धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल . किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करु नये , सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये, त्याचे 
प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेसे प्रसार करु नये . 

तसेच आणखी असे ही आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाच पेक्षा अधिक व्यक्तिना सार्वजनिक 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास , निदर्शने , धरणे , मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे. हा आदेश अत्यंविधी , विवाह समारंभ 
आणि कर्तव्यावरील कोणतेही पोलीस आधिकारी , कर्मचारी किंवा शासकीय 
कर्मचारी तसेच पोलीस उपआयुक्त , सहाय्यक पोलीस आयुक्त, आणि 
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगी 

नुसार 

घेतलेल्या 
कार्यक्रमांना हा आदेश लागु होणार नाही. 

सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दि . २७ / 
११/ २०१९ चे ००.०१ वाजे 

पासून ११ /१२/ २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो 


पोलीस आयुक्त मुख्यालय यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व (३ ) अन्वये 
आदेश 

आदेश 
क्र . विशा -५ / आदेश / औ.बाद / २०१ ९-५२५८ :- ज्या अर्थी माझे असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस 
आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे 
त्यांच्या निरनिराळ्या मागण्यांच्या तसेच इतर विषया संदर्भात काही कार्यक्रमाचे 
आयोजन करण्यात आलेले आहे . 
दि . २८/ ११/ २०१९ रोजी महात्मा फुले पुण्यतिथी आहे. 
दि . ०२/ १२/ २०१ ९ रोजी सातारा गांव येथे खंडोबाची यात्रा आहे . 

दि .०६ / १२/ २०१ ९ रोजी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महापरिकनिर्वाण 
दिन आहे . व दि .०६/ १२/ २०१९ रोजी मुस्लीम समाजातर्फे बाबरी मस्जिद 
पाडल्याच्या निषेधार्थ काळा दिवस पाळण्यात येतो व काही हिंदू संघटनांतर्फे 
शौर्य दिवस साजरा करण्यात येतो . 
दि . ११/ १२ / २०१ ९ रोजी श्री दत्त जयंती आहे. 

मा . सर्वोच्च न्यायालयाने आयोध्या प्रकरणी निकाल दिलेला असून 
सदर निकालास काही राजकीय पक्ष/ संघटनेकडून नाराजी व्यक्त करण्यात 
आली असून त्यांचेकडून त्याबाबत आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 
आहे . 
महाराष्ट्र राज्यात गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू केला. त्याचेविरोधात 
शहरात आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता आहे . 

पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे 
तात्काळ मिळावी या मागणीसाठी शेतकरी संघटना , राजकिय पक्ष यांचे 
वतीने रास्तारोको, निदर्शने , आंदोलने करण्याची शक्यता आहे . 

पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्याने नुकसान भरपाई 
तत्काळ मिळावी या मागणीसाठी शेतकरी संघटना , राजकीय पक्ष यांचे 
वतीने रास्तारोको , निदर्शने , आंदोलने करण्याची शक्यता आहे . 

महानगरपालिका/जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबादच्या वतीने शहरातील 
आगामी काळात धार्मिक स्थळांची अतिक्रपणे काढण्या करिता तसेच कर 
वसुली मोहीम मोठया प्रमाणावर राबविण्यात येण्याची शक्यता असुन सदर 
बाबत स्थानिक नागरीकांकडून व लोकप्रतिनीधी कडून विरोध होवुन कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 

म.रा.विद्युत वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात वीज ग्राहकांकडून होत 
असलेली वीजे चोरी संदर्भात विद्युत मीटर चेक करण्यात येत असल्यामुळे 
तसेच विद्युत खंडणामुळे नागारीकांमध्ये असंतोष आहे . 

औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत. विविध कामगार 
संघटना व व्यवस्थापन यांच्यात पगार वाढ व इतर मागण्यासाठी वाद असून 
कामगाराचे उपोषण / द्वारसभा/ धरणे/निदर्शने /मोर्चे सारख्या आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम घेण्यात येतात . 

ऑटोरिक्षा, हेल्मेटसक्ती बाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
वाहतुक शाखेची मोहीम चालु असून त्यांचेकडून बंद , निदर्शने या सारखे 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता आहे . 

म.न.पा. औरंगाबाद यांचेकडून औरंगाबाद शहरात लावण्यात आलेले 
अनाधिकृत होडींग ,बॅनर्स तसेच अवैध नळ जोडणी काढण्याची मोहीम सुरु 
करण्यात आलेली असून त्यास काही पक्ष,संघटना, नागरीकांकडून विरोध 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे . 


नुकसान झाल्याने 

नुमसान भरपाई 


ते दि . 


लागु राहील. 


सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ति ही महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १९ ५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील . 

मी पुढे असेही नमुद करते की , सदरचा आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
राजपत्रात समविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्दारे जाहीर करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २६/ ११/ 
२०१९ रोजी काढण्यात आला आहे . 
औरंगाबाद, १२ सप्टेंबर , २०१९ . 

मिना मकवाना , 
पोलीस उप आयुक्त , (मुख्यालय ), 

औरंगाबाद शहर . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७, शके १९ ४१ 


१००७ 


८२ 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन यांजकडून 

अधिसूचना कलम ११ 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ 

( ०१ ) ची प्राथमिक अधिसूचना 


परंतु , अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर 
उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( २ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम (३ ) व्दारे घोषित करण्यत येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन 
मध्यम प्रकल्प क्र . २ उस्मानाबाद ,जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित 
केले आहे . 


उस्मानाबाद , ०६ नोव्हेंबर , २०१ ९ 


( कमलाकर फड ) 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन मध्यम 

प्रकल्प क्र .२ उस्मानाबाद 


क्र . २०१८ / उपजिअ/ भूसं/-ए-०७.- ज्या अर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ खंड च्या खंड( इ ) च्या 
परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग शासन अधिसुचना 
संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७ / अ-२ दिनांक १९/ ०१/ २०१५ ( यात या पुढे जिचा 
निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे) याव्दारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० 
हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात 
अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
असे वाटते. ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन 
मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( ०१) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 


अनुसूची एक 


जमिनीचे वर्णन 


मौजे - सारोळा ता . वाशी जि . उस्मानाबाद 


| अ.क्र . 


शेरा 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर मध्ये 


१ . 


२ 


३ 


१ . 


३० 


००.० ९ 


२ . 


४५ 


००.१७ 


३ . 


४४ 


००.०७ 


ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन 
करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन मध्ये 
दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार 


४ . 


४४ 


००.०७ 


५ . 


४२ 


००.०६ 


नाही) 


६ . 


४० 


००.१६ 


७ . 


५० 


००.१० 


८ . 


५१ 


९ . 


५६ 


००.० ९ 
००.२३ 
००.२३ 


१० . 


५६ 


११ . 


५७ 


००.२२ 


ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करण्याची आवश्यकता नाही .) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर 
निर्माण करणार नाही . 


१२ 


५७ 


००.१८ 


१३. 


५७ 


००.२३ 


१४ 


५८ 


००.०६ 


१५ 


१२३ 


००.० ९ 


१६ 


१२६ 


००.०७ 


१७ 


१२६ 


००.०२ 


१८ . 


१२५ 


००.१६ 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर ,जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल. 


१ ९ . 


१२५ 


००.१७ 


२० 


२६ 


००.०५ 


१००८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१ ९ : अग्रहायण २१-२७ , शके १९४१ 


भाग १ - पुरवणी 


अ.क्र . 


शेरा 


अनुसूची तीन 


भूमापन 

किंवा 
गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर मध्ये 


१ . 


२ 


३ 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे पिंपळगाव 
(लिंगी) बृ.ल.पा. तलाव ता . वाशी च्या कालव्यासाठी मौ . सारोळा तालुका 
वाशी जिल्हा उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार 
नाही . 


२१ 


२७ 


००.० ९ 


२२ 


२८ 


००.०५ 


अनुसूची चार 


२३ 


२ ९ 


००.०२ 


२४ 


८१ 


००.०१ 


२५ 


८१ 


००.०३ 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अधिका - याने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभाग , उस्मानाबाद यांनी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची 

आवश्यकता नाही असे प्रमाणित केले आहे . 


२६ 


८६ 


००.१८ 


२७ 


००.०६ 


९ २ 
९ २ 


२८ 


००.०६ 


२९ 


९ २ 


००.०५ 


अनुसूची पाच 


३० 


९ २ 


००.०५ 


३१ 


९९ 


००.० ९ 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


३२ 


९ ७ 


००.०३ 


३३ 


१०४ 


अ - प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


००.०३ 


३४ 


१०५ 


००.०२ 


लागु नाही . 


ब - प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागु नाही. 


एकून 


०३.४७ 


क - ज्या अधिसुचनाव्दारे प्रशासकाची नियुक्तीकरण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील - लागु नाही. 


अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
मौजे - सारोळा ता . वाशी जि . उस्मानाबाद 


टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा- या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 
प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही. 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 


शेरा 


अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर मध्ये 


गट क्रमांक 


२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


१ . 


२ 


३ 


34 


१०६ 


००.०२ 


B६ 


१०७ 


००.१६ 


एकुण 


०३.४७ 


सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे कलम ११ 
चे उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
भूसंपादन , मध्यम प्रकल्प क्र .०२ उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण . 
प्रकल्पाचे नाव - पिंपळगाव (लिंगी). बृ.ल.पा. तलाव ता . वाशीच्या कालव्यासाठी 
मौ . सारोळा वाशी तालुका वाशी जिल्हा- उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन - पिंपळगाव (लिंगी) बृ.ल.पा. तलाव ता . वाशीच्या 
कालव्यासाठी मौ . सारोळा वाशी तालुका वाशी जिल्हा- उस्मानाबाद 

समाजाला मिळणारे लाभ - पिंपळगाव (लिंगी) बृ.ल.पा. तलाव ता . 
वाशीच्या कालव्यासाठी मौ . सारोळा वाशी तालुका वाशी जिल्हा- उस्मानाबाद 
यामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


कमलाकर फड, 
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन , 
मध्यम प्रकल्प क्र .२ उस्मानाबाद . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ वे, राजपत्र क्र . २१ ] गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ शके १९ ४१ 


[ किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) 
टीप : -प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


१ 


आणि ज्याअर्थी नगर रचना अधिकारी यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
२५ अन्वये आवश्यक ते सव्हेक्षण झात्या नंतर उक्त नगर पंचायत हद्यीतील 
जमीनीचा विद्यमान जमीन वापर नकाशा दि .०२/ ०१/ २०१७ रोजी हरतांतरीत 
केला आहे. आणि नगर रचना अधिकारी यांनी वडवणी शहराची प्रारुप 
विकास योजना तयार केली 

असुन 

ती उक्त अधिनियमाचे कलम २६ अन्वये 
प्रसिध्द करण्यास्तव नगर पंचायत वडवणी यांना दि .०६/ १२/ २०१९ रोजी 
सुपुदे केली आहे . 


नगर पंचायत वडवणी यांजकडून 
अध्यक्षा, नगर पंचायत वडवणी यांजकडून महारष्ट्र प्रादेशिक व 

नगर रचना अधिनियम -१९ ६६ चे कलम -२६( १ ) 
अन्वये वडवणी शहाराची विकास योजना प्रसिध्द करणे . 

अधिसूचना 
क्र ./ वडवणी न.पं/विकास योजना/ ८७१/ १ ९.- ज्याअर्थी, वडवणी नगर 
पंचायतीने ( यापुढे उक्त नगर पंचायत असे निदेशिलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम -१९ ६६ ( यापुढे उक्त आधिनियम असे निदेशिलेले 
) चे कलम २१( २) सह कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदी नुसार उक्त नगर 
पंचायतीची विकास योजना ( यापुढे अक्त विकास योजना असे निदेशिलेले ) 
तयार करण्याचा इरादा दिनांक १४/०१/२०१६ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेलील 
ठराव क्र .०४ अन्वये जाहीर करुन सदरची अधिसुचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र औरंगाबाद विभागीय पुरवणी मध्ये दि .२७/ १०/ २०१६ रोजी तसेच 
दि .०१/ १२ / २०१६ रोजी दैनिंक पुण्यनगरी व दे . झुंजार नेता या वर्तमान 
पत्रामध्ये प्रसिध्द झालेली आहे . 


आता या अधिसुचने द्वारे असे जाहीर करण्यात येते की वडवणी नगर 
पंचायतीने विकास योजनेचा प्रारुप विकास आराखडा उक्त अधिनियमाच्या 
कलम-२६ अन्वये प्रसिध्द करण्याचा सर्वसाधारण सभा दि .११/ १२/ २०१९ 
रोजीचा ठराव क्रं . २ अन्वये ठरविलेले आहे या विकास योजने विषयी 
नकाशे व अहवाल नगर पंचायत वडवणी यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन 
वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे. 


सदरहु विकास योजनेतील प्रस्तावा विषयी ज्या कोणाला हरकती / 
सुचना असतील त्यांनी ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांका पासुन ३० दिवसाच्या आत नगर पंचायत वडवणी यांच्या 
कडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात . 


ज्याअर्थी उक्त प्रारुप विकास योजना तयार करुन ती शासनाकडे 
अंतीम मंजुरी साठी सादर करण्यात पर्यंतची सर्व कामे करण्यासाठी उक्त 
नगर पंचायतीने नगर रचनाकार , बीड यांचे मा.सहसंचालक, नगर रचना 
औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांचे पुर्व परवानगीने उक्त अधिनियमाचे कलम 
-२४ अन्वये नगर रचना अधिकारी , म्हणुन नेमणुक केली आहे व या 
विषयांचा आदेश उक्त नगर पंचायतीने आदेश क्रं .३७९ ८ , दि . ३० / १२/ 
२०१६ रोजी निर्गमित केला आहे. 


उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० अन्वये शासनाकडे 
मंजुरीसाठी सादर करण्या पुर्वी नगर पंचायत वडवणी या कालावधीत प्राप्त 
झालेल्या सुचना/ हरकती यांचा आवश्यत तो विचार करील व मुदती नंतर 
आलेल्या / प्राप्त झालेल्या हरकती / सुचना विचारात घेतल्या जाणार 
नाहीत . 


औ . भाग १ - अ २१ 


५६ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , शके १९ ४१ , 


५७ 


वरील प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या उक्त विकास योजना आराखडयाचे 
भाग नकाशे अथवा अहवालातील संबंधित भागाच्या सत्यप्रती मागणी करणा 
या हित संबंधित व्यक्तीस आवश्यक ती फीस भरल्याचा पुरावा व कागदपत्रे 
सादर केल्यानंतर नगर पंचायत वडवणी व नगर रचनाकार , नगर रचना 
कार्यालय जुनी नगर परिषद ईमारत बशीरगंज बीड यांच्यामार्फत कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध होवु शकततील . 


The Town Planning Officer after carrying out 
necessary surveys prepared the Existing Land Use map 
as per section 25 of the said act and handed over it to 
the Wadwani Nagar Panchayat on 02 Jan. 2017 , and 
also the Town Planning Officer framed the proposals 
of Draft Development Plan and handed it over to Nagar 
Panchayat Wadwani on dated 06 December, 2019 to 
publish it under section 26 of the said act. 


वडवणी, ११ डिसेंबर , २०१९ . 


श्रीमती मंगल राजाभाऊ मुंढे , 


37T & T , 


नगर पंचायत वडवणी. 


BY PRESIDENT,NAGAR PANCHAYAT WADWANI 
Publication of Draft Development Plan of Wadwani Nagar 
Panchayat under section 26 ( 1) of Maharashtra Regional 

& Town 
Planning Act- 1966 

Notification 


The Nagar Panchayat Wadwani has resolved to 
publish the Draft Development Plan under section 26 
of the said act vide General Body meeting dated 11 
December , 2019 Resolution No.02 , themap and report 
regarding the Draft Development Plan has been 
displayed on the notice board in the office of Nagar 
Panchayat Wadwani and Town Planner, Town Planning 
Office, Old Nagar Parishad ,building,Bashirganj, Beed 
for observation for general public during the office 
hours . 


No./WNP/DP/871/19.- Where as the Wadwani 
nagar panchayat (hereinafter referred to as said nagar 
panchayat) by its resolution no.04 ,dated 14/01/2016 
made declaration under section 21 (2 ) read with section 
23 ( 1) of Maharashtra Regional & Town Planning Act 
1966 (herein after referred as the said act ) of its 
intention to the Development Plan of entire area of 
Wadwani. The notice of said declaration was published 
in the Maharashtra GovernmentGazette Auranganad 
Division ,dated 27 Oct 2016 and also published in daily 
Dainik Punyanagari & Dainik Zunjarneta dated 01 Dec. 
2016 


Suggestions and objections if any are invited form 
the general public within 30 days from the date of 
publication of this notification in the Maharashtra 
GovernmentGazette . TheNagar Panchayat Wadwani 
will consider suggestions and Objections so received 
before submitting the Draft DevelopmentPlan under 
section 30 of the said act to the Government for final 
sanction . The suggestionsand Objections received after 
the expiry of the above mentioned period will notbe 
considered . 


And Whereas the Wadwani Nagar Panchayat has 
issued such formal order no.3798 on dated . 30 


Dec.2016 with Prior approvalof the Joint Director of 
Town Planning, Aurangabad Division, Aurangabad 
appointed the Town Planner Beed branch by the order 
as “ Town Planning Officer” as per section 24 of the 
said act to carry out surveys within Nagar Panchayat 
limit and to prepare Existing Land Use map for 
preparation of Draft Development Plan to submit to 
Wadwani Nagar Panchayat for publication under section 
26 ( 1 ) of the said act. 


Part Plan and extract from thereport of the published 
Draft Development Plan can be obtained by related 
persons from the Nagar Panchayat Wadwani after 
depositing necessary fees for the Documents. 

Wadwani, 11 December, 2019 


Smt.Mangal Rajabhau Munde, 

President 
Nagar Panchayat Wadwani. 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १२-१८ , २०१९ : अग्रहायण २१-२७ , 


भाग १ - पुरवणी 


२ 
नगर पंचायत , पालम यांजकडून 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये पालम शहराच्या प्रारुप विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण 
जा.क्र.नपंपा/ ८४५ / २०१९ दि . १०.१२.२०१९ 

ज्याअर्थी, पालम नगरपंचायती ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " 
असे निर्देशिलेले), तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे “ उक्त क्षेत्र " 
असे उल्लेखलेली), महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेली), चे कलम २१ ( २) चे 
अनुषंगाने कलम २३ (१) मधील तरतुदीनुसार प्रारुप विकास योजना, पालम 
( यापुढे “ उक्त प्रारुप विकास योजना” असे उल्लेखलेली) तयार करण्याचा 
इरादा ठराव क्र .०३ दि .०४ /०७/ २०१६ अन्वये जाहीर करुन त्याबाबतची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, औरंगाबाद विभाग मध्ये दि .३०/ ११/ २०१६ 
रोजी प्रसिध्द केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतूदीस 
अनुसरुन पालम नगर पंचायतीचे उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारुप विकास 
योजना तयार करण्यासाठी सहाय्यक संचालक, नगर रचना, परभणी 
शाखा यांची “ नगर रचना अधिकारी ” म्हणून आदेश क्र.९ ३ दि .१८ /०७/ 
२०१७ अन्वये नेमणूक केली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील तरतूदीनुसार , नगर रचना 
अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगर रचना, परभणी यांनी, उक्त 
अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमिन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , 
उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारुप विकास योजना तयार करुन ती उक्त नियोजन 
प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमांचे कलम २६( १) अन्वये प्रसिध्द करण्यासाठी 
हस्तांतरीत केली आहे . 

त्याअर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणोणे उक्त प्रारुप विकास 
योजना ,विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) 
अन्वये उक्त प्रारुप विकास योजना जनतेकडून सूचना | हरकती 
मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व 
अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ, 
खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 
१. मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , पालम 
२. सहायक संचालक , नगर रचना, परभणी शाखा परभणी, पहिला मजला , 
सुपर मार्केट इमारत , परभणी 

उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदी संबंध नागरीकांच्या काही सूचना 
| हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी नगर 
पंचायत, पालम यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात 
घेतल्या जातील. 

उक्त प्रारुप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य 
शुल्क आकारुन पालम नगर पंचायतीच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध 
होऊ शकतील . 
ठिकाण : पालम 

मुख्याधिकारी , 
पालम नगर पंचायत , पालम 


PALAM NAGARPANCHYAT, PALAM 

NOTICE 
Publication of Draft Development Plan of Palam Under 
Section 26 (1) ofMaharashtra Regional & Town Planning 

Act. 1966 
No.NPP/ 845 / 2019.- Whereas the Palam Nagar 
Panchayat, (hereinafter referred to as “ the said Planning 
Authority. ") vide Resolution No.03 dated.04/ 07/ 2016 had 
declared its intention to prepare a Draft Development Plan 
of Palam (hereinafter referred to as the “ said Draft 
Development Plan ” ) for the area under its jurisdiction , 
( hereinafter referred to as the said " area " ) as per the provision 
of section 23 ( 1 ) read with section 21 ( 2 ) of Maharashtra 
Regional & Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to 
as the " said Act” ) and notice to that effect is published in 
Maharashtra Government Gazette Aurangabad Division , on 
30/11/2016 

And whereas, as per the provision in section 24 of the 
said Act, the Palam Nagar Panchayat vide Order No.93 dt.18 / 
07/2017 has appointed Assistant Director, Town Planning , 
Parbhani Branch Parbhani as “ Town Planning officer” to 
prepare the said Draft Development Plan for the said area ; 

And whereas, the Town Planning Officer and Assistant 
Director, Town Planning ,Parbhani after having prepared 
Existing Land Use Map as per section 25 of the said Act, has 
prepared the said Draft Development Plan of the said area 
and has handed it over to the said Planning Authority for 
publication under section 26 ( 1) of the said Act: 

And whereas , the said Planning Authority has passed 
Resolution No. 03, dated 10.12.2019 to publish the said Draft 
Development Plan under section 26 (1 ) of the said Act, for 
inviting suggestions/objections from the public ; 

Therefore , Palam Nagar Panchayat hereby publishes the 
said Draft Development Plan along with the Report under 
section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / 
objections from the public . The copy of the said Draft 
Development Plan and Report thereof are kept open for 
inspection of the public at the following offices on all working 
days during office hours. 

1. The Chief Officer, PalamNagar Panchayat , Palam 
2. Assistant Director, Town Planning ,Parbhani 

The suggestions/objections if any, in writing from the 
public in this regard with reasons, shall be submitted to the 
Chief officer, Palam Nagar panchayat , within the period of 30 
days from the date of publication of the Notice in Maharashtra 
Govt . Gazette . Suggestions/ objections received by the Nagar 
panchayat within the period of the 30 days from the date of 
publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette 
shall only be considered . 

The copies of the said Draft Development Plan and 
particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Palam Nagar Panchayat 
Place :- Palam Date : 10.12.2019 


Chief Officer , 
Palam Nagar Panchayat, Palam . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . E PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, PAITHAN ROAD , AURANGABAD -431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 

CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE. 


